RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ८५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

मशीन , पेजर , एस . टी . डी . बूथ, लॅपटॉप व मोबाईल फोनच्या वापरावर 
वाचले . (१) मा . जिल्हादंडाधिकारी, धुळेयांचेकडील पत्र क्रमांक ड/कक्ष-३ / प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. याबाबत माझी खात्री झाल्याने व उक्त 

एमएजी- २/ कावि - १७४/ २०१८ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८. अधिनियमाच्या कलम १४४ (२) नुसार जिच्या विरुद्ध आदेश काढण्यात येत 
( २) मा. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ 

असेल अशा व्यक्तीवर योग्य अवधीत नोटिस बजाविणे परिस्थितीमुळे शक्य 
परीक्षा/ ४८४/ २०१८ , दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ . 

नसेल अशा प्रकरणात या कलमाखालील आदेश एकतर्फी देणे आवश्यक आहे . 
आदेश 

त्याअर्थी, मी , नितीन गावंडे, उपविभागीय दंडाधिकारी , शिरपूर भाग , 
क्रमांक कक्ष- २/ फौजदारी/ कावि - १६५/२०१८ .- ज्याअर्थी, मा. जिल्हा 

शिरपूर , फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ (२) नुसार 
पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांच्याकडील संदर्भीय पत्र क्रमांकजिविशा/ परीक्षा/ 

मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , शिरपूर व शिंदखेडा 
४८४/ २०१८, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१८ अन्वये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 

तालुक्यांतील उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालान्त परीक्षेच्या सर्वकेंद्रांवर 
उच्च माध्यमिकशिक्षण मंडळातर्फेमाहे फेब्रुवारी / मार्चमध्ये घेण्यात येणाऱ्या 

खालीलप्रमाणे मनाई आदेश पारीत करीत आहे. 
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( १२ वी) ह्या दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ ते 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी पावेतो 
दिनांक २० मार्च २०१८ पावेतो व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा( १० वी ) 

( ज्या दिवशी पेपर राहील त्या दिवसाकरिता) दररोज सकाळी ८ . ०० 
ह्या दिनांक १ मार्च २०१८ ते दिनांक २४ मार्च २०१८ या कालावधीत आयोजित 

वाजेपासून ते १८ . ३० वाजेपावेतो परीक्षा केंद्रांचे २०० मीटर अंतरापर्यंत 
करण्यात येणार आहे. धुळे जिल्ह्यात उच्च माध्यमिकप्रमाणपत्र परीक्षा ( १२ वी ) 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम १४४ ( २) अन्वये मनाई आदेश 
चे एकूण ४९ परीक्षा केंद्र / उपकेंद्र व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा 

जारी करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधी दरम्यान २०० मीटरचे 
( १० वी) चेएकूण ७१ परीक्षाकेंद्र / उपकेंद्र असून त्यापैकी १२ वी चे १६ व 

परिसरात झेरॉक्स /फॅक्स मशीन, पेजर , एस . टी. डी. बूथ , लॅपटॉप , मोबाईल 
१० वीचे १२ परीक्षाकेंद्रसंवेदनशील आहेत . तरी परीक्षा कालावधीत कोणत्याही 

फोनचे वापर करणेस या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे. 
प्रकारचा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरिता दिनांक उपरोक्त आदेशान्वयेदिनांक२१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २४ मार्च २०१८ 
२१ फेब्रुवारी २०१८ ते दिनांक २४ मार्च २०१८ रोजी पावेतो ( ज्या दिवशी पेपर या कालावधीत शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यातील उच्च माध्यमिकव माध्यमिक 
राहील त्या दिवसाकरिता) सकाळी ८ .०० वाजेपासनते १८ . 30 वाजेपावेतो शालान्त परीक्षा केंद्रांचे २०० मीटर परिसरात सकाळी ८ . ०० वाजेपासून ते 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ (२) चे मनाईआदेश जारी सायंकाळी १८ . ३० वाजेपावेतो फक्त परीक्षेचेदिवशी लागू राहतील . 
करणेस मा. जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांना विनंती केलेली आहे ; 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ रोजी माझ्या 
___ ज्याअर्थी, मा. जिल्हादंडाधिकारी, धुळे यांच्याकडील संदर्भीय पत्र क्रमांक स्वाक्षरीने व कार्यालयीन शिक्क्यानिशी पारीत केला असे . 
ड/ कक्ष-३/ एमएजी-२/ कावि - १७४/ २०१८ , दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ अन्वये 

नितीन गावंडे, 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ ( २) चे मनाई आदेश या 

उपविभागीय दंडाधिकारी, 
कार्यालयाचे स्तरावरून जारी करणेबाबत कळविले आहे ; 

शिरपूर भाग, शिरपूर , जिल्हा धुळे. 
त्याअर्थी, शिरपूर व शिंदखेडा तालुक्यांतील उच्च माध्यमिक व शिरपूर , २० फेब्रुवारी २०१८ . 
माध्यमिक शालान्त परीक्षा केंद्रांच्या २०० मीटर परिसरात झेरॉक्स/फॅक्स 
वि (एच) ८५१ 

(१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ २८९४/ सन २०१७. - श्री. श्रीकांत पद्माकर गोंधळेकर , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांना 
दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ पावेतो अशी 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . श्रीकांत पद्माकर गोंधळेकर यांना । 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते. 


तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे. 

श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचे अनुपस्थितीचे 
कालावधीतील त्यांचेकडील व त्यांचकडे यापूर्वी असलेला तळोदा येथील 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . जी . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा, जिल्हा नंदुरबार यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद देवीदासराव 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , २३ नोव्हेंबर २०१७ .. 


श्री . श्रीकांत पद्माकर गोंधळेकर, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . बी. नाईकवाड, जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी सांभाळला 
होता . 


आदेश 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. श्रीकांत पद्माकर गोंधळेकर, 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते दुसरे तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , १७ नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ २९२३/ सन २०१७.- श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ ते 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
व दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२ डिसेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी (दिनांक २५ ते २६ नोव्हेंबर २०१७ तसेच दिनांक १ डिसेंबर 
२०१७ अनुक्रमे चौथा शनिवार , रविवार व ईद -ए-मिलाद या सुट्ट्यांसह ) 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 


__ क्रमांक बी - २/ २९२४/ सन २०१७. - श्री . प्रदीप बापूरावजी नाईकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ पावेतो अशी एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची 
( दिनांक २५ ते २६ नोव्हेंबर २०१७ तसेच दिनांक १ डिसेंबर २०१७ 
अनुक्रमे चौथा शनिवार , रविवार व ईद- ए -मिलाद या सुट्ट्यांसह ) 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री. प्रदीप बापूरावजी नाईकवाड यांना 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवणेत येत आहे . 
___ श्री . प्रदीप बापूरावजी नाईकवाड , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालीलप्रमाणे ठेवण्यात येत आहे . 
श्री. राजेश एस . गुप्ता दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ चे 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ चे 
नंदुरबार . 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . श्रीकांत पी . गोंधळेकर .. दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ चे 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , दिनांक २ डिसेंबर २०१७ चे 
शहादा. 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . प्रदीप बी . नाईकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अभय एस . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , २३ नोव्हेंबर २०१७.. 


क्रमांक आस्था/ ८७३७/ सन २०१७ . - श्री . पी . एल . घुले , 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मोटार वाहन न्यायालय, नाशिक रोड यांना 
संदर्भीय शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते 
३१ मार्च २०१८ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ ते १९ डिसेंबर २००१७ या 
कालावधीकरिता ( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . पी. एल . घुले, न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, मोटार वाहन न्यायालय , नाशिकरोड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 
नाशिक , २७ नोव्हेंबर २०१७. 


Order 


No . EST/8311/ 2017 . - Earned leave for three 
( 3 ) days from 21st November 2017 to 23rd 
November 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st November 
2017 after office hours to 23rd November 2017 
before office hours is hereby granted to Shri. 

M. R. Satav, Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Pimpalgaon . 


Certified that Shri . M. R. Satav would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Pimpalgaon if he had not proceeded on 
leave for the period from 21st November 2017 to 
23rd November 2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981). 


जिल्हा न्यायाधीश - १, धुळे व 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -१/ ६४५४/ सन २०१७. - श्री . एस . डी . ठाकरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ५ 
डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस . डी. ठाकरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. एस. डी. ठाकरे,तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एच. सैय्यद ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . एस . डी . ठाकरे , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

एस . एस. शिंदे, 
जिल्हा न्यायाधीश- १, धुळे व 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 
धुळे , २ डिसेंबर २०१७. 


Charge during the absence of Shri . M . R . 
Satav, Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon is kept with 
Shri. V . C . Gawai , Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon. 


S . R . SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 
Nashik , 21st November 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


BY DISTRICT JUDGE- 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /8353 /2017 .- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik . 


Earned leave for three (3 ) days from 22nd 
November 2017 to 30th November 2017 suffixing 
holidays falling on 1st December with permission 
to leave headquarter with effect from 27th 
November 2017 after office hours to 2nd 
December 2017 before office hours . 


2 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Niphad . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 22nd 
November 2017 to 24th November 2017 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties. 


Smt. A . M . Shah , 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Nashik . 


Shri. A . S . Tekale , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Nashik . 


Smt. S . K . Dugaonkar, 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Niphad . 


Smt. M . S . Kochar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Niphad . 


S . R . SHARMA , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 23rd November 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


BY I/C PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


1 


No. EST /8312 /2017 .- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 
Shri. S . S . Tambe , 

Earned leave for ten ( 10 ) days from 27th 
Civil Judge, Senior Division , Nashik . November 2017 to 6th December 2017 prefixing 

holidays falling on 25th November 2017 and 26th 
November 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 24th November 
2017 after office hours to 8th December 2017 

before Noon . 
2 Shri . S . B . Kale , 

Earned leave for three ( 3 ) days from 22nd 
2nd Joint Judge, Senior Division , Niphad . November 2017 to 24th November 2017 suffixing 

holidays falling on 25th November 2017 and 26th 
November 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st November 
2017 after office hours to 27th November 2017 
before office hours . 


On return from leave above JudicialOfficers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No . 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties. 


1 


Shri . S . S . Tambe , 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik with 
effect from 24th November 2017 after office hours 
to 27th November 2017 before office hours and 
2nd December 2017 after office hours to 6th 
December 2017 after noon and with 
Smt. S . C . Jadhav, Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik with effect from 27th November 
2017 before office hours and 2nd December 2017 
after office hours and 6th December 2017 after 
noon to 8th December 2017 before noon . 
Shri. R . R . Hastekar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri. S . B . Kale, 
2nd Joint Judge , Senior Division , Niphad . 


S . R . SHARMA , 
1/c Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 21st November 2017 . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


श्री. राजेश त्रंबकराव नागरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांनी 
रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश त्रंबकराव नागरे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित 
रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २७ नोव्हेंबर २०१७ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ६३६७/ सन २०१७. - श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर यांना दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक १ डिसेंबर २०१७ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांना दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. विवेक विलास कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . पी. बेदरकर, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . विवेक विलास कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २७ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ६४११/ सन २०१७. - श्री . अलोक अशोक पांडे , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यांना दिनांक १५ सप्टेंबर २०१७ ते दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ या 
कालावधीकरिताच्या मंजूर करण्यात आलेल्या विनावेतन असाधारण रजेस 
जोडून दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची वाढीव 
परिवर्तित रजा शिलकी अभावी विनावेतन असाधारण रजा ( वैद्यकीय 
कारणास्तव) या स्वरुपात याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

तसेच श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी वेळोवेळी सादर केलेले 
परावर्तीत रजेचे खालील दर्शविलेल्या कालावधीचे अर्जशिलकी अभावी 
विनावेतन असाधारण रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव) यास्वरुपात याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

१ . दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१७ 
२. दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ 

श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी उपरोक्त परावर्तीत रजेच्या 
अर्जासोबत वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. त्यांचे सेवापुस्तकाचे 
अवलोकन केले असता, त्यांचे रजेचे खाती परावर्तीत रजा शिल्लक 
नसल्याने विनावेतन असाधारण रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव) या स्वरुपात 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरुन परत आल्यावर श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे या पदी इसमाचे नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे वेळोवेळी घेतलेल्या 
रजेच्या कालावधीतील त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . सचिन उत्तम न्याहारकर , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


आदेश 
क्रमांक बी - २/६३६६/ सन २०१७. - श्री . राजेश त्रंबकराव नागरे , 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक 
२२ नोव्हेंबर २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश त्रंबकराव नागरे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . राजेश त्रंबकराव नागरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
मंगला अंकुश मोटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अलोक अशोक पांडे, ६ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर 
ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रविंद्र मधुसुदन जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजीपासून 
ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 

श्री. एस . व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी. आर. भावके , जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रकाश हिं . माळी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 
अहमदनगर , ५ डिसेंबर २०१७. 


धुळे . 


धुळे, २९ नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २६/ सन २०१७. - श्रीमती एस . बी . महाले , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची 
एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ 
डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . बी . महाले यांना तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश - ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . बी . महाले , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर . बी . भागवत , तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती एस. बी. महाले , तर्थजिल्हा न्यायाधीश- ५ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २३ नोव्हेंबर २०१७. 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/३/ सन २०१७. - श्रीमती एस . के . केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
६ डिसेंबर २०१७ व दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
५ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस . के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . डब्ल्यु. हुड , जिल्हा न्यायाधीश -२ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९८ / सन २०१७. - श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा 
न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २ 
डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


दमा 


श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 
अहमदनगर , ५ डिसेंबर २०१७. 


न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 
___ श्री. एस . एस . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायीक 
कार्यभार श्री . एस. यु. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एच. एम . 
भोसले, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २७ नोव्हेंबर २०१७ . 


U 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/९७/ सन २०१७. - श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ७ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
२ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
सदर कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . पांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ७ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - ७ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 

श्री. आर. एम. पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ७ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -६ व अति. सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश - ७ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ७ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रकाश हिं . माळी, 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , ५ डिसेंबर २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७/ सन २०१७. - श्री . एस. आर. नावंदर , 
जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष 
बाब म्हणून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३० नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


आहे . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१४४ / सन २०१७. - श्री. एस . एस . शर्मा, जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक 
२९ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण चार 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ४ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस . शर्मा यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . आर. नावंदर यांना जिल्हा 
। न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 

करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 
__ श्री . एस . आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . जी . मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश - ११ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. एस. आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सौ . सु . कि . केवले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / ११८ / सन २०१७. - श्री. ए. एस . आलेवार , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांची दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण चार 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी श्रीरामपूर येथील कायदेविषयक शिबिर 
झालेनंतर ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एस . आलेवार यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एस. आलेवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी श्रीरामपूर येथील कायदेविषयक 
शिबिर झालेनंतर ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . डी . बी . हंबीरे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
शेवगाव यांचेकडे व दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, शेवगाव 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 

श्री . ए . एस . आलेवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २२ नोव्हेंबर २०१७ . 


श्रीमती जे. एम . परदेशी, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी सकाळपासून ते दिनांक २४ 
नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत व दिनांक २७ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ 
रोजीपर्यंत श्री. एस. एस. देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . पी. पी. मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती जे. एम . परदेशी, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २७ नोव्हेंबर २०१७. 


त 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५१ / सन २०१७. - श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२८ नोव्हेंबर २०१७ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २७ 
नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ डिसेंबर २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४९ / सन २०१६.- श्रीमती जे . एम. परदेशी , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करणेत आलेली 
किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे व त्याऐवजी दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. एम . परदेशी यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी . व्ही . देशपांडे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . आर. जाधव , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. जी . व्ही . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २७ नोव्हेंबर २०१७. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


आदेश 


इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०१/ सन २०१७. - श्रीमती पी . पी . बनकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २७ 
नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी. बनकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


श्रीमती एस. एस. पाटील , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस. डी . वडगावकर, १२ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस . एस . पाटील, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर, २३ नोव्हेंबर २०१७ . 


श्रीमती पी. पी . बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी. एस . चांदगुडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


श्रीमती पी . पी . बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

सौ. सु . कि . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर. 


आदेश 
___ क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७६ / सन २०१७ .- श्री . ए. एम . मुजावर , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ ते 
दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ रोजी 
राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री. ए. एम . मुजावर यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१७ . 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री. ए. एम. मुजावर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, जामखेड 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी. व्ही . सपकाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५६/ सन २०१७. - श्रीमती एस . एस . पाटील , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ नोव्हेंबर २०१७ ते ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
२४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री. ए. एम . मुजावर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


वि . वा . हुड , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एस . पाटील यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी 


अहमदनगर , ६ डिसेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


99 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /8486 /2017 .- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Name and Designation 


Nam 


Period 


Sr. No. 

1 
1 


Shri. S . T. Doke , 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Earned leave for five ( 5 ) days from 4th 
December 2017 to 8th December 2017 prefixing 
Sunday falling on 3rd December 2017 with 
permission to leave headquarter with effect from 
2nd December 2017 after office hours to 9th 
December 2017 before office hours. 


2 


Shri. R . V . Bhakta , 
2nd Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Earned leave for one (1) day i.e . 2nd December 
2017 prefixing holiday falling on 1st December 
2017 and suffixing Sunday falling on 3rd 
December 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 30th November 
2017 after office hours to 4th December 2017 
before office hours . 
Earned leave for one (1) day i. e . 2nd December 
2017 prefixing holiday falling on 1st December 
2017 and suffixing Sunday falling on 3rd 
December 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 30th November 
2017 after office hours to 4th December 2017 
before office hours . 


3 


Shri. S . V. Kendre , 
4th Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


2 


Shri . S . T. Doke , 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Shri. R . V . Bhakta , 
2nd Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri . R . V . Bhakta , 
2nd Civil Judge , Senior Division , Nashik. 


Shri. J. W . Gaikwad , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. S . V . Kendre , 
4th Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik 


Shri. D . J. Endait, 
7th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


SURYAKANT S . SHINDE , 

Principal District and 
Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 2nd December 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


BY I/C PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/8464/2017. - The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No . 


Period 


Name and Designation 

2 . 
Smt. S . C . Jadhav , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Earned leave for five (5 ) days from 4th 
December 2017 to 8th December 2017 . 


2 


Shri. R . R . Hastekar, 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Extension of Earned leave for five (5 ) 
days from 25th November 2017 to 29th 
November 2017 is granted in 
continuation of Earned leave from 22nd 
November 2017 to 24th November 2017 
previously granted . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


JudicialOfficers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik . 


Shri. R . V . Bhakta , 
2nd Civil Judge , Senior Division , Nashik 
alongwith the additional charge of the court 
of Civil Judge , Senior Division , Nashik with 
effect from 6th December 2017 after noon 
to 8th December 2017 before noon . 


2 


Shri. R . R . Hastekar, 
Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge, Senior Division , Niphad. 


SURYAKANT S . SHINDE , 

1/c Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 30th November 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


Order 
No. EST/ 8413/2017 .- The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


Shri. R . R . Hastekar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Ex-post- facto sanction to the Earned leave for 
three ( 3 ) days from 22nd November 2017 to 
24th November 2017 suffixing holidays falling on 
25th November 2017 and 26th November 2017 . 


2 Smt. R . M . Satav, 

Ex -post-facto sanction to the Earned leave for 
Joint Civil Judge , Senior Division , 

three (3 ) days from 20th November 2017 to 
Niphad. 

22nd November 2017 . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 

( 11) 
Sr. No. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties. 
2 


1 


Shri. R . R . Hastekar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri. A . G . Mohabey, 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge, 
Niphad to the extent of Special matters . And the 
charge of Administration was kept with Smt. M . S . 
Kochar, Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Niphad on 22nd 
November 2017 and with Smt. R . M . Satav, Joint 
Civil Judge , Senior Division , Niphad with effect 
from 23rd November 2017 to 26th November 2017 . 


Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad. 


Shri. R . R . Hastekar, Civil Judge , Senior Division , 
Niphad on 20th November 2017 and 21st 
November 2017 and with Shri. A . G . Mohabey, 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Niphad to extent of Special Matters and Smt. M . 
S . Kochar, Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Niphad to the 
extent of her limit on 22nd November 2017 
alongwith the additional charge of the court of 2nd 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Nashik , 28th November 2017 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


Order 
No. EST/8414 /2017 .– The District Judge-1 and Additonal Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


Smt. K . M . Pingle , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nashik 


Earned leave for four (4 ) days from 2nd 
December 2017 to 5th December 2017 
prefixing holidays falling on 1st December 
2017 with permission to leave headquarter 
with effect from 30th November 2017 after 
office hours to 6th December 2017 before 
office hours . 


2 


Shri. P. L . Ghule , 
JudicialMagistrate , First Class ( M .V.), 
Nashik -Road . 


Ex -post - facto sanction to the Commuted 
leave for three (3 ) days from 21st November 
2017 to 23rd November 2017 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties. 


2 


Smt. K . M . Pingle , 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nashik 


Shri. H . U . Joshi, 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Shri. P. L . Ghule , 
Judicial Magistrate , First Class (M .V.), 
Nashik -Road . 


Smt. A . M . Shinde , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Nashik -Road . 


S. R . SHARMA 
1/c Principal District and 
Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 28th November 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


१५ 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीच्या नोंदणी क्रमांक 
कायम राहील . 


सदर आदेश माझे सह , शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे . 


संगमेश्वर बदनाळे, 

__ उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था , मालेगाव , 

जिल्हा नाशिक . 


मालेगाव, १५ नोव्हेंबर २०१७. 


BY I/ C DISTRICT JUDGE - 1 AND 

ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 
No. EST/8487 /2017. - Earned leave for one (1) 
day on 2nd December 2017 prefixing holiday falling 
on 1st December 2017 and suffixing Sunday falling 
on 3rd December 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 30th November 2017 
after office hours to 4th December 2017 before 
office hours is hereby granted to Smt . S . R. Bhor , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Nashik. 

Charege during the absence of Smt. S . R . Bhor, 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and Judicia 
Magistrate , First Class , Nashik is kept with Smt. 
P . V . Dhande , 7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Nashik . 

Certified that Smt. S . R . Bhor, would have 
continued to officiate in the post of 6th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate, First 
Class , Nashik if she had not proceeded on leave 
for the period on 2nd December 2017 (Note 2 
below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) 
Rules , 1981 ) . 

U . M . NANDESHWAR , 

I/ c District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 
Nashik , 30th November 2017 . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार मत्स्य. सं. नों ./१११९ / सन 
२०१७. - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध ), जळगाव अधिसूचित करतो की, नियोजित अर्नावती मच्छीवार 
सहकारी संस्था मर्यादित , एरंडोल, तालुका जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / इडीएल/ एजीआर/ ( ओ)/( डी )/ ७९५/ 
२०१७, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ असा आहे . 


जळगाव , १६ नोव्हेंबर २०१७ . 


अधिसूचना 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक वि - ६/ मा . ता. सु. बे./ अंतिम पुनर्रचना/ ५७३८ / सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , मालेगाव याद्वारे मालेगाव तालुका सुशिक्षित 
बेरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, मालेगाव , तालुका मालेगाव , 
जिल्हा नाशिक ( अवसायनात) ही संस्था पुनर्जिवन करणेबाबतचा या 
कार्यालयीन आदेश जा . क्रमांक वि -६ /माले. ता . सु .बे. / पुनर्रचना / प्रारूप 
आदेश/ २०१७, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ अंतिम करीत आहे . 

सदर संस्थेचे हंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारूप 
आदेशातील बाब २ मध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी 
राहील . त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठीत करणे 
बंधनकारक राहील . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / जयअंबेमॉमत्स्य/ १२१४/ सन 
२०१७ . - मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित करतो की , नियोजित जय अंबे माँ 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , सायगाव , तालुका 
चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम , 
१९६० चे ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम १० 
( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य 
कृषी संस्था आहे. 


O 


सदर बाबतीत कार्यालयीन ड नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात 
यावी. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी )/८०० / 
२०१७, दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ असा आहे . 

अशोक डी . बागल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

जिल्हा जळगाव . 


निवडणूक घेणेबाबत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावयाची आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आली आहे . 
नवापूर , ६ सप्टेंबर २०१७ . 


जळगाव , ७ डिसेंबर २०१७ . 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

अंतिम आदेश 
क्रमांक वि -३/ पगा. सहपत / नावात बदल / अधि ./मंजुरी/ २६३१/ सन 
२०१७.--- या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , क्रॉम्प्टन 
ग्रिव्हज अंबड एम्लाईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
अंबड , तालुका जिल्हा नाशिक या संस्थेने तिच्या दिनांक ३० जून 
२०१७ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या नावात 
बदल करण्याचा ठराव संमत केला असून , संस्थेचे जुने नाव क्रॉम्प्टन 
ग्रिव्हज अंबड एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
अंबड , तालुका जिल्हा नाशिक हे असून त्यात सी जी पॉवर अॅन्ड 
इंडस्ट्रियल सोलुशन एम्प्लॉईज को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड , अंबड , तालुका जिल्हा नाशिक असा बदल केला असून 
त्यास उपविधीद्वारे मान्यता घेतलेली असल्याने महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चे नियम १४ ( २) नुसार वरील बदलाबाबत सदर 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 

संजय गिते , 

उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक तालुका , 

जिल्हा नाशिक. 


क्रमांक सनिअ/ आस्था/पंचवार्षिक निवडणुका/ कार्यवाही /कलम ७७ 
अ/ आदेश/ २७०९/ २०१७. - मी , प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नवापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
शिरीषकुमार मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका 
नवापूर, जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे व्यवस्थापक समितीचा कालावधी 
पूर्ण झाला आहे व व्यवस्थापक समितीने विहित मुदतीत संस्थेची 
निवडणूक घेणेबाबत कोणतीही कारवाई न केल्याने बरखास्त (निष्कासित ) 
करीत आहे. संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालविणेसाठी श्री . बी . बी . 
अहिरे, मुख्य लिपिक यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करीत आहे . 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाने आदेश दिनांकापासून सहा महिन्यांचे आत 
संस्थेची निवडणूक घेणेबाबत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावयाची 
आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी देण्यात आली आहे . 

प्रताप पाडवी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नवापूर , 

जिल्हा नंदुरबार . 


नवापूर , ६ सप्टेंबर २०१७ . 


६ 


नाशिक , १९ जुलै २०१७. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून । 

आदेश 
क्रमांक सनिन / आस्था/पंचवार्षिक निवडणुका / कार्यवाही/ कलम ७७ 
अ/ आदेश /२७०१/ २०१७. --- मी , प्रताप पाडवी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , नवापूर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
चे कलम ७७ - अ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
पश्चिम मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , नवापूर , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे व्यवस्थापक समितीचा कालावधी पूर्ण 
झाला आहे व व्यवस्थापक समितीने विहित मुदतीत संस्थेची निवडणूक 
घेणेबाबत कोणतीही कारवाई न केल्याने बरखास्त (निष्कासित) करीत 
आहे. संस्थेचे कामकाज सुरळीत चालविणेसाठी श्री . बी . बी . अहिरे , 
मुख्य लिपिक यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करीत आहे . नियुक्त 
केलेल्या प्रशासकाने आदेश दिनांकापासून सहा महिन्यांचे आत संस्थेची 


आदेश 
क्रमांक आस्था / कलम ७७ - अ / प्राअ / साईनाथ सु . बे. /नियुक्ती / आदेश / 
२०२४/ सन २०१७.--- मी, निरज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , असा आदेश देतो की , साईनाथ सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री. बी . एल. साबळे , उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत 
अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७ - अ मधील (२) (३) नुसार 
आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


१७ 


आदेश 

नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम 
क्रमांक आस्था/ कलम ७७ - अ/प्राअ/ शा . तं. नि . वि. ग्राहक भां ./नियुक्ती/ 

७७- अ मधील ( २) (३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही 

करावी. 
आदेश / २०३३/ सन २०१७. - मी , निरज चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७७ - अ अन्वये प्राप्त स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
अधिकारानुसार मी , असा आदेश देतो की , शासकीय तंत्र निकेतन 

नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 
विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित , नंदुरबार , तालुका 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . ए. डी . 
पावरा , तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका 

आदेश 
जिल्हा नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी 

क्रमांक आस्था / कलम ७७- अ/ प्राअ/ जय योगेश्वर मजूर/नियुक्ती/ 
विधी सुसंगत व कलम ७७ - अ मधील ( २) (३) नुसार आणि संस्थेच्या 

आदेश/ २०५७ / सन २०१७ . - मी, निरज चौधरी, सहायक निबंधक , 
उपविधीनुसार कार्यवाही करावी . 

सहकारी संस्था , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

अधिकारानुसार मी , असा आदेश देतो की, जय योगेश्वर मजूर 
नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 

सहकारी संस्था मर्यादित, नळवे, तालुका जिल्हा नंदुरबार या 
संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री. एम. डी . गांगुर्डे, सहायक 

सहकार अधिकारी प्रति सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार 
आदेश 

यांची नियुक्ती करीत आहे . प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत 
क्रमांक आस्था/कलम ७७- अ/ प्राअ/ साईसेवा सु.बे./नियुक्ती/ आदेश/ 

व कलम ७७ - अ मधील (२) (३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार 
२०४१/ सन २०१७. - मी , निरज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी 

कार्यवाही करावी. 
संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी ___ सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
मी , असा आदेश देतो की , साई सेवा सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी 

नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 
संस्था मर्यादित, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . जे . व्ही . ठाकरे, १ ले अपर 
लेखापरीक्षक, तालुका लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची 

आदेश 
नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम 

क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ/ प्राअ/ तुळजाभवानी/नियुक्ती/ आदेश / 
७७ - अ मधील (२) (३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही 

२०६५/ सन २०१७. - मी , निरज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी 
करावी. 

संस्था , नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी 
सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७ - अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

मी, असा आदेश देतो की , तुळजाभवानी मजूर सहकारी संस्था 
नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 

मर्यादित, तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी 
म्हणून श्री . ए. डी . पावरा, तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 

नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी 
आदेश 

सुसंगत व कलम ७७- अ मधील ( २) (३ ) नुसार आणि संस्थेच्या 
क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ/ प्राअ/ व्यंकटेश मजूर /नियुक्ती/ आदेश/ 

उपविधीनुसार कार्यवाही करावी . 
२०४९ / सन २०१७. - मी, निरज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी ___ सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
संस्था, नंदुरबार , तालुका जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी ___ स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 

निरज चौधरी, 
मी, असा आदेश देतो की , व्यंकटेश मजूर सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , 
मर्यादित , विखरण , तालुका जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत 

सहकारी संस्था, नंदुरबार . 
अधिकारी म्हणून श्री . जी . डी . गायकवाड , सहायक सहकार 

नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 
अधिकारी (१) प्रति सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ/प्राअ/ समर्थ सु . बे./नियुक्ती/ आदेश / 
२०७३/ सन २०१७. - मी , निरज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , असा आदेश देतो की , श्री समर्थ सुशिक्षित बेरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . एम. डी . गांगुर्डे, सहायक सहकार 
अधिकारी, प्रति सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची 
नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम 
७७- अ मधील (२), ( ३ ) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही 
करावी. 
__ सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७ - अ/प्राअ/ तुषार मजूर / नियुक्ती/ आदेश / 
२०९७/ सन २०१७. - मी, निरज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
मी, असा आदेश देतो की , तुषार मजूर सहकारी संस्था मर्यादित, 
आडच्छी, तालुका- जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत अधिकारी 
म्हणून श्री . व्ही . डी . सामुद्रे, मुख्य लिपिक प्रति सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे . प्राधिकृत 
अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७- अ मधील ( २), (३) नुसार 
आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

निरज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, नंदुरबार . 
नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७- अ/ प्राअ/ जीवनश्री मजूर /नियुक्ती/ आदेश / 
२०८१/ सन २०१७. - मी , निरज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , असा आदेश देतो की , जीवनश्री मजूर सहकारी संस्था 
मर्यादित , सैताने, तालुका- जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत 
अधिकारी म्हणून श्री . जे. व्ही . ठाकरे , पहिले अपर लेखापरीक्षक , 
तालुका लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत 
आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७ - अ मधील 
( २), ( ३) नुसार आणि संस्थेच्या उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
नंदुरबार , ३० नोव्हेंबर २०१७. 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ कलम ७७ - अ/ प्राअ/ अंजली गृहनि /नियुक्ती/ आदेश/ 
२०८९ / सन २०१७. - मी , निरज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , नंदुरबार , तालुका -जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ७७- अ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , असा आदेश देतो की , अंजली गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , नंदुरबार , तालुका- जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर प्राधिकृत 
अधिकारी म्हणून श्री . बी . एल. साबळे, उपलेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था, नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे. प्राधिकृत अधिकारी यांनी 
विधी सुसंगत व कलम ७७ - अ मधील (२) , ( ३) नुसार आणि संस्थेच्या 
उपविधीनुसार कार्यवाही करावी. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३७ / सन २०१७. - श्रीमती के. के. राठौर , ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या दिनांक ३० 
ऑक्टोबर २०१७ ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत अर्जित रजेवर 
असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २८ ऑक्टोबर 
२०१७ रोजीपासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजीपर्यंत श्री. पी . 
पी. मोदी , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती के . के . राठौर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ ते दिनांक २१ मे २०१८ 
पर्यंत प्रसूती रजेवर असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक २१ मे २०१८ रोजीपर्यंत श्री . 
पी . पी. मोदी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ७ डिसेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


१९ 


आदेश 


नसते , तर ते ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

वि . वि . हुड , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 


अहमदनगर , ८ डिसेंबर २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १२४ / सन २०१७ . - श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक ११ डिसेंबर 
२०१७ ते दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ९ डिसेंबर २०१७ 
रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. ए. जी . देशिंगकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम. वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ८ डिसेंबर २०१७. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिने/ वि -३/ गृहनिर्माण संस्था/ नोंदणी/ २०१३/ २०१७. - सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, नेवासा याद्वारे जाहीर करतात की , नियोजित 
श्रद्धा रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी, मुकिंदपूर , तालुका 
नेवासा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , नियम १९६१ चा २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/ एसएचजी/ 
ओएच / ९८९ / सन २०१७ , दिनांक ६ डिसेंबर २०१७ असा आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदार 
संस्था असे आहे . 


दिपक छगनराव नागरगोजे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नेवासा, 

जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 


नेवासा, ६ डिसेंबर २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१५१/ सन २०१७. - श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
८ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १० डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील 
कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जी . व्ही. देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . आर. जाधव, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९७/ सन २०१७. - श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ डिसेंबर २०१७ ते दिनांक १६ डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ डिसेंबर 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळसंपेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . पांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश- ७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


श्री. आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रकाश हिं . माळी, 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर. 
अहमदनगर , १२ डिसेंबर २०१७. 


अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२४ डिसेंबर २०१७ रोजीपासून ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी. एस. कोलते यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . एस . कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . पी. भारसाकडे- वाघ, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . डी . एस . कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १२ डिसेंबर २०१७. 


आदेश 


जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१५१/ सन २०१७. - श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
११ डिसेंबर २०१७ रोजीची १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ 
रोजीपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी . व्ही. देशपांडे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम. आर . जाधव , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर, १२ डिसेंबर २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११३ / सन २०१७. - श्री . जी . जी . इटकळकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी यांची दिनांक १४ डिसेंबर 
२०१७ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब म्हणून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . जी. इटकळकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . जी . जी . इटकळकर, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी. पी. देशमाने, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . जी. जी . इटकळकर, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 

सौ. सु. कि . केवले , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५४ / सन २०१७. - श्री . डी . एस. कोलते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 


अहमदनगर, १२ डिसेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


२१ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी- १/ ६७९८/ सन २०१७ .- श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१७ ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २३ डिसेंबर २०१७ ( चौथा शनिवार ) , 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१७ (रविवार ) व दिनांक २५ डिसेंबर २०१७ 
( नाताळ ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर. टी. नागरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे 
यांचेकडेस व दिनांक २९ डिसेंबर २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती मंगला अंकुश मोटे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती करूणा रामकुमार 
राजपूत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 

सुधीर शंकरराव शिंदे, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे. 


धुळे , २० डिसेंबर २०१७ . 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 

गुरुवार , फेब्रुवारी १५ , २०१८ / माघ २६, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जमीन - १/ अधि / कावि - ३३ / १६/ १९१/ २०१८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / २०१० ( तलाठी )/प्र. क्र . ११२/(भाग -३)/ म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , जळगाव यांनी त्यांचेपत्र क्रमांक जमीन-१ / कावि/ ६३ / २०१८, दिनांक १९ जानेवारी २०१८ नुसार व तहसीलदार , 
जामनेर यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन-१/ कावि/ ८१ / २०१८ , दिनांक १८ जानेवारी २०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप 
अधिसूचनेवर जळगाव व जामनेर तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे . 


LYR 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) यांचे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
जळगाव उपविभाग, जळगाव यामधील जळगाव व जामनेर तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली 
महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे 
ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


__ अनुसूची - अ 
जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 
नाव 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


३ 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जळगाव 


जामनेर 


जळगाव शहर 

जळगाव शहर - १ , जळगाव शहर - २ , जळगाव शहर - ३, 

मेहरुण- १, मेहरुण- २ व मेहरुण- ३ . 
आसोदा 

आसोदा - १ , आसोदा -२, भादली बुद्रुक, शेळगाव, भोलाणे , 

सुजदे. 
पिंप्राळा 

पिंप्राळा- १ , पिंप्राळा -२, पिंप्राळा- ३, मोहाडी , निमखेडी 
नशिराबाद 

नशिराबाद-१ , नशिराबाद-२ , जळगाव खुर्द, बेळी, तरसोद, 

कडगाव . 
म्हसावद 

म्हसावद , विटनेर , पाथरी, जळके, जवखेडे, वावडदे 
भोकर 

भोकर , आमोदे बुद्रुक , किनोद , करंज , विदगाव , धामणगाव 
कानळदा 

आव्हाणे, खेडी खुर्द , कानळदा , नांद्रा बुद्रुक , ममुराबाद 
शिरसोली 

शिरसोली प्र.नं., शिरसोली प्र. बो., कुसुंबे, चिंचोली , धानवड , 

कंडारी. 
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर 
जामनेर 

जामनेर मध्य , जामनेर पश्चिम , गोंडखेड , टाकळी बुद्रुक , 

टाकरखेडा, पाटखेडा . 
गारखेडा 

जामनेर उत्तर , गारखेडा बुद्रुक, डोहरी, हिवरखेडा बुद्रुक 
पाळधी 

पाळधी उत्तर, पाळधी दक्षिण , सुनसगाव बुद्रुक, रोटवद, 

नाचणखेडा , देवपिंप्री. 
पहुर 

पहुर पेठ, पहुर कसबे, शेरी, सोनाळा, एकुलती बुद्रुक 
नेरी बुद्रुक, नेरी दिगर , पळासखेडे प्र.नं., मोहाडी, केकतनिंभोरा , 

गाडेगाव प्र.नं . 
वाकडी 

वाकडी, सामरोद , तळेगाव , सावरला , शहापूर 
फत्तेपूर 

फत्तेपूर , लोणी, गोद्री, तोरनाळे, देऊळगाव गुजरी, चिंचोली 

पिंप्री. 
तोंडापूर 

तोंडापूर, ढालगाव, वाकोद , पिंपळगाव बुद्रुक, शेंगोळा 
मालदाभाडी 

मालदाभाडी, देवळसगाव , बेटावद बुद्रुक, वाघारी, रांजणी, 

नांद्राहवेली . 
शेंदुर्णी 

शेंदुर्णी उत्तर , शेंदुर्णी दक्षिण, मेणगाव , मालखेडा , चिलगाव , 
गोदेगाव . 


जामनेर 


जामनेर 


जामनेर 


जामनेर 


नेरी 


जामनेर 
जामनेर 


जामनेर 
जामनेर 


जामनेर 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव, १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन - १/ अधि / कावि - ३३/ १६/ १९२/ २०१८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० (तलाठी)/ प्र. क्र . ११२ /(भाग - ३ )/ म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , एरंडोल यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन -१/ कावि / ३१ / २०१८, दिनांक १८ जानेवारी २०१८ नुसार व तहसीलदार , 
धरणगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि / ७५ / २०१८ , दिनांक ११ जानेवारी २०१८ आणि उपविभागीय अधिकारी. एरंडोल भाग, एरंडोल 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि/ २०२/ २०१७, दिनांक १० जानेवारी २०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचनेवर एरंडोल , 
धरणगाव व पारोळा तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) यांचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
एरंडोल उपविभाग , एरंडोल यामधील एरंडोल , धरणगाव व पारोळा तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित 
केलेली महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट 
साझांची नावे ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 
२ 
एरंडोल एरंडोल 

एरंडोल- १, एरंडोल - २, एरंडोल- ३, विखरण , उमरदे, गालापूर 
एरंडोल रिंगणगाव 

रिंगणगाव , टाकरखेडे, कढोली, खर्ची बु., रवंजे बुद्रुक , 

नागदुली . 
एरंडोल कासोदा 

कासोदा -१, कासोदा-२ , वनकोठे, आडगाव, फरकांडे, नांदखुर्द 


ہو 


و 


ه 


ه 


به 


یه 


बुद्रुक . 


» 


एरंडोल 
एरंडोल 


م 


धरणगाव 


धरणगाव 


उत्राण 

उत्राण गु. ह ., उत्राण अ .ह., तळई , ताडे, निपाणे, भातखेडे 
भालगाव बुद्रुक 

भालगाव बुद्रुक , पिंपळकोठे बुद्रुक, पिंप्री बुद्रुक, टोळी खुर्द , 

धारागीर , हनुमंतखेडे बुद्रुक . 
जिल्हा जळगाव , तालुका धरणगाव 
धरणगाव 

धरणगाव -१, धरणगाव- २, जांभोरा, बोरगाव बुद्रुक, बिलखेडे, 

बांभोरी बुद्रुक . 
साळवा 

साळवा , रोटवद , नांदेड , खर्दे बुद्रुक, साकरे, निशाणे बुद्रुक 
सोनवद बुद्रुक 

सोनवद बुद्रुक , आनोरे , बाभुळगाव , गारखेडा, पष्टाणे बुद्रुक 
पाळधी बुद्रुक 

पाळधी बुद्रुक , पाळधी खुर्द, बांभोरी प्र. चा ., एकलग्न बुद्रुक , 

मुसळी बुद्रुक , वराड बुद्रुक . 
पिंप्री खुर्द 

पिंप्री खुर्द, वाघळुद बुद्रुक, भोद बुद्रुक, कल्याणे बुद्रुक , 

हिंगोणे बुद्रुक , पिंपळेसिम . 
झुरखेडा 

झुरखेडा , अंजनविहीरे , निंभोरा, पथराड बुद्रुक , धार, बोरखेडा 
चांदसर बुद्रुक 

चांदसर बुद्रुक, दोनगाव बुद्रुक , टहाकळी खुर्द, रेल, चोरगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


धरणगाव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - चालू 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


० 


जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा 


० 


पारोळा 


पारोळा 


पारोळा 


चोरवड 


पारोळा 


पारोळा-१, पारोळा- २, म्हसवे- १, म्हसवे- २, उंदिरखेडे, टेहु 
चोरवड, टिटवी, शिरसमणी, वाघरे , धुळपिंप्री 
तामसवाडी, टोळी, देवगाव, जोगलखेडे, आडगाव , शिवरेदिगर , 
करमाड खुर्द. 
बोळे, ढोली, शेवगे प्र. ब., मोंढाळे प्र . अ., मुंदाणे प्र. अ. , दळवेल 


तामसवाडी 


पारोळा 


बोळे 


पारोळा 


बहादरपूर 


बहादरपूर , महाळपूर , आंबापिंप्री, भोलाणे, शेवगे बुद्रुक , 
जिराळी. 


m 


पारोळा 


शेळावे 


शेळावे बुद्रुक, भोकरबारी, नेरपाट, रत्नापिंप्री, खेडीढोक , 
राजवड . 
सार्वे बुद्रुक , सावखेडेमराठ , नगाव, लोणी बुद्रुक, इटनेर , 


6 


पारोळा 


सार्वे बुद्रुक 


हिरापूर . 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव, १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन- १/ अधि / कावि- ३३ /१६/ १९३/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० ( तलाठी)/ प्र. क्र . ११२/(भाग- ३) /म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 
__ आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , भुसावळ यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन -२/ कावि / १७ / २०१८ , दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नुसार व तहसीलदार , 
बोदवड यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि / २९ / २०१८ , दिनांक ११ जानेवारी २०१८ आणि तहसीलदार , मुक्ताईनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक 
जमीन -२/ कावि/ ७२ / २०१८, दिनांक १९ जानेवारी २०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचनेवर भुसावळ , बोदवड व मुक्ताईनगर 
तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट -कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
भुसावळ उपविभाग, भुसावळ यामधील भुसावळ, बोदवड व मुक्ताईनगर तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये 
प्रस्तावित केलेली महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये 
समाविष्ट साझांची नावे ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव , तालुका भुसावळ 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


० 


3 


० 


भुसावळ 


- 


भुसावळ 


वरणगाव 


भुसावळ 


c 


भुसावळ 


भुसावळ 


भुसावळ 

भुसावळ - १ , भुसावळ - २, भुसावळ - ३, भुसावळ- ४ , 
भुसावळ - ५, कंडारी , सतारे . 
वरणगाव-१ , वरणगाव -२ , फुलगाव , कठोरे बु. , टहाकळी, 

तळवेल . 
कुहे प्र. नं . 

कुल्हे प्र . नं., वराडसिम , सुनसगाव , गोजोरे , साकेगाव- १ , 

साकेगाव - २. 
पिंपळगाव 

पिंपळगाव खुर्द, पिंपळगाव बुद्रुक , विल्हाळे, शिंदी, किन्ही , 

ओझरखेडा . 
खडका 

खडका, साकरी, कन्हाळे बु. , फेकरी, निंभोरा बुद्रुक 
जिल्हा जळगाव , तालुका बोदवड 
बोदवड 

बोदवड उत्तर , बोदवड दक्षिण , मनुर बुद्रुक ,चिखली बुद्रुक , 

राजुर . 
नाडगाव 

नाडगाव, कोल्हाडी, शिरसाळा, आमदगाव, हरणखेड , एणगाव 
साळशिंगी 

साळशिंगी, करंजी, भानखेडे प्र. बो ., सुरवाडा बुद्रुक , मुक्तळ 
शेलवड 

शेलवड , जामठी , येवती , कु हा हरदो , जलचक्र बुद्रुक . 
जिल्हा जळगाव, तालुका मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 

मुक्ताईनगर- १, मुक्ताईनगर -२, कोथळी, चांगदेव, चिंचोल , 


. 


बोदवड 


cww 


बोदवड 
बोदवड 


बोदवड 


. 


मुक्ताईनगर 


हरताळे. 


अंतुर्ली 


कुहा 


ccww 


मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 
मुक्ताईनगर 


घोडसगाव 
निमखेडी बुद्रुक 


अंतुर्ली- १, अंतुर्ली-२ , बेलसवाडी, पिंप्रीनांदु, पूरनाड, कर्की 
कु -हा, भोटा , काकोडा, पारंबी, वढोदा , चिंचखेडे खुर्द 
घोडसगाव , रुईखेडा, निमखेडी खुर्द, चिखली, पिंप्रीअकाराऊत 
निमखेडी बुद्रुक, उचंदे, सुकळी, चिंचखेडेबुद्रुक , चारठाणा, 
बोरखेडा. 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन -१/ अधि / कावि - ३३/ १६ / १९४/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब / २०१० ( तलाठी )/प्र. क्र . ११२/(भाग -३)/ म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , फैजपूर भाग , फैजपूर यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन - १/ कावि / १२ / २०१७, दिनांक १६ जानेवारी 
२०१८ व पत्र क्रमांक आस्थाप/ ई- टपाल/ २०१७/ ४१/१४८/ ३५ , दिनांक १७ जानेवारी २०१८ नुसार यावल व रावेर तालुक्यातील प्राप्त हरकतींवर 
सुनावणीअंती निर्णय घेऊन अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट -कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम (४ ) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
फैजपूर उपविभाग , फैजपूर यामधील यावल व रावेर तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली महसूल 
मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे ही 
अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव, तालुका यावल 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


- 


३ 


- 


यावल 


यावल 


फैजपूर 


- 


यावल 


- 


यावल 


यावल 


यावल 


6 


यावल 


यावल 


यावल 

यावल - १, यावल- २, कोळवद , विरावली, कोरपावली , दहीगाव 
फैजपूर -१, फैजपूर -२, न्हावी प्र.यावल -१, न्हावी प्र. यावल -२, 

मारुळ , पिंपरुड . 
बामणोद 

बामणोद , पाडळसे, आमोदा, कोसगाव , दुसखेडा, अकलुद 
भालोद 

भालोद , हिंगोणा, सांगवी बुद्रुक , अट्रावल, डोंगर कठोरा , 

बोरखेडा खुर्द. 
किनगाव बुद्रुक 

किनगाव बुद्रुक , किनगाव खुर्द, आडगाव , चिंचोली, नायगाव 
साकळी 

साकळी, शिरसाड, मनवेल , चुंचाळे, डांभुर्णी, न्हावी प्र. अडावद 
अंजाळे 

अंजाळे, चिखली बुद्रुक , राजोरे , निमगाव, टाकरखेडा 
सावखेडासिम 

सावखेडासिम , परसाडे बुद्रुक, मोहराळे, मालोद , वाघझिरा , 

जामन्या . 
जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर 
रावेर 

रावेर -१, रावेर - २, रावेर -३, खिरोदा प्र. रावेर, उटखेडा 
पाल 

पाल, सहस्त्रलिंग, गारखेडा, मोहमांडली , कुसुंबे बुद्रुक , 

लोहारा. 
खिरोदा प्र. यावल 

खिरोदा प्र. यावल , सावखेडा बुद्रुक , चिनावल, रोझोदा , 

कोचुर बुद्रुक , वाघोदा बुद्रुक . 
सावदा 

सावदा - १ , सावदा -२, थोरगव्हाण, रायपूर , उदळी बुद्रुक , 

उदळी खुर्द. 
निंभोरा बुद्रुक 

निंभोरा बुद्रुक-१, निंभोरा बुद्रुक -२, विवरे बुद्रुक, विवरे खुर्द, 

मस्कावद बुद्रुक , दसनुर. 
खिर्डी 

खिर्डी बुद्रुक, शिंगाडी, बलवाडी , तांदलवाडी, गाते . 
ऐनपूर , निंबोल , अजंदे, थेरोळा, कांडवेल, धामोडी 


रावेर 
रावेर 


- 


रावेर 


रावेर 


रावेर 


रावेर 


6 


रावेर 


ऐनपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च१ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


२७ 


अनुसूची - अ - चालू 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


रावेर 


रावेर 


जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर – चालू 
खानापूर 

खानापूर , अहिरवाडी , कोंद, खिरवड , अटवाडे 
केहाळे बुद्रुक 

केव्हाळे बुद्रुक, केव्हाळे खुर्द, पिंप्री, मोरगाव खुर्द, रसलपूर 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन -१/ अधि / कावि -३३/ १६ / १९५/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० (तलाठी)/ प्र. क्र . ११२ /(भाग -३ )/ म - १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , पाचोरा यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक आस्थाप/ कावि/ २०१८ , दिनांक १९ जानेवारी २०१८ नुसार व तहसीलदार , 
भडगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन -१/ कावि / २१ / २०१८, दिनांक १९ जानेवारी २०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप 
अधिसूचनेवर पाचोरा व भडगाव तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट -कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी ,किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
पाचोरा उपविभाग, पाचोरा यामधील पाचोरा व भडगाव तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली 
महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव, मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे 
ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

___ साझांची नावे 


पाचोरा 


पाचोरा 


पाचोरा -१ , पाचोरा -२, कृष्णापूरी, परधाडे, दुसखेडा , भातखंडे 


पाचोरा 


पिंपळगाव बुद्रुक 


पाचोरा 


शिंदाड 


पिंपळगाव बुद्रुक - १ , पिंपळगाव बुद्रुक - २, पिंप्री बुद्रुक प्र . पा. , 
सावखेडा बुद्रुक, वडगावकडे, वडगावआंबे. 
शिंदाड, वाडी , सातगावडोंगरी, मोंढाळा, खडकदेवळा खुर्द, 
भोजे . 
वरखेडी बुद्रुक , भोकरी, लोहारी बुद्रुक , खेडगाव नंदीचे, 
साजगाव, गोराडखेडा बुद्रुक . 


पाचोरा 


वरखेडी बुद्रुक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - अ - चालू 
महसूल मंडळाचे नाव 


तालुक्याचे 


महसूल मंडळात समाविष्ट 

साझांची नावे 


नाव 


पाचोरा 


जिल्हा जळगाव, तालुका पाचोरा – चालू 
नांद्रा 

नांद्रा, कुरंगी, दहिगाव , सामनेर , लासगाव , बांबरुड प्र . बो. , 
पहाण . 


पाचोरा 


कुहाड खुर्द 


पाचोरा 


नगरदेवळा बुद्रुक 


कु-हाड खुर्द, कुहाड बुद्रुक , म्हसास , कासमपूरा , लोहारा , 
कळमसरा. 
नगरदेवळा बुद्रुक -१, नगरदेवळा बुद्रुक -२, आखतवाडे, निपाणे, 
वडगावमुलाणे, नेरी, पिंप्री बुद्रुक प्र.भ .. 
गाळण बुद्रुक , पिंपळगाव खुर्द, घुसर्डी बुद्रुक, बाळद बुद्रुक , 
तारखेडा बुद्रुक , तारखेडा खुर्द, 
लोहटार , पुनगाव , बांबरुड खुर्द प्र. पा ., अंतुर्ली बुद्रुक प्र. पा ., 
जारगाव , सारोळा बुद्रुक . 


पाचोरा 


गाळण बुद्रुक 


पाचोरा 


लोहटार 


भडगाव 


जिल्हा जळगाव , तालुका भडगाव 
भडगाव 

भडगाव- १, भडगाव -२ , टोणगाव- १, टोणगाव- २, कोठली 
गिरड 

गिरड, बांबरुड प्र. उ., पिंपळगाव बुद्रुक , भातखंडे, पिंपरखेड , 
लोण प्र . उ. 


भडगाव 


भडगाव 


आमडदे 


c 


भडगाव 


कोळगाव 


भडगाव 


कजगाव 


आमडदे, वलवाडी बुद्रुक , वाक , महिंदळे, वडजी, आंचळगाव 
कोळगाव, खेडगाव खु ., पिंप्रिहाट , शिंदी, जुवार्डी, पिचर्डे 
कजगाव-१, कजगाव -२, निंभोरा , भोरटेक बुद्रुक , 
तांदुळवाडी, वडगाव बुद्रुक . 
गोंडगाव, वाडे, लोण प्र.भ., गुढे -१, गुढे-२, कनाशी 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


भडगाव 


गोंडगाव 


जळगाव, १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन- १/ अधि/ कावि- ३३ / १६/ १९६/ २०१८. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० ( तलाठी )/प्र . क्र . ११२/ (भाग -३)/ म- १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग, अमळनेर यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन- १ / कावि / २० / २०१८ , दिनांक १२ जानेवारी 
२०१८ नुसार अमळनेर तालुक्यातील प्राप्त हरकतींवर सुनावणीअंती निर्णय घेऊन अहवाल सादर केलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग , अमळनेर त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन-१/ कावि/ १९ / २०१८, दिनांक २२ जानेवारी 
२०१८ अन्वये सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचनेवर चोपडा तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली नसल्याबाबत अहवाल 
सादर केलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च१ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी , किशोर दत्तात्रय राजेनिंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
अमळनेर उपविभाग, अमळनेर यामधील अमळनेर व चोपडा तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली 
महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे 
ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


लं 


४ 


- 


अमळनेर 


- 


अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 
अमळनेर 


- 


७ 


अमळनेर 


- 


हेडावे 


- 


अमळनेर 
अमळनेर 


चोपडा 


अमळनेर 

अमळनेर , अमळनेर पूर्व , अमळनेर उत्तर , मंगरुळ उत्तर , 

मंगरुळ दक्षिण, धार . 
शिरुड 

शिरुड, फाफोरे बुद्रुक, रणाईचे, लोंढवे , डांगर बुद्रुक, जानवे 
पातोंडा 

पातोंडा, खौशी बुद्रुक, सावखेडा , मठगव्हाण , रुंधाटी 
मारवड 

मारवड , प्र . डांगरी, कळमसरे, निम, शहापूर , करणखेडे 
नगाव बुद्रुक 

नगाव बुद्रुक, गडखांब, गांधली, नंदगाव , दहिवद 
अमळगाव 

अमळगाव , निंभोरा, पिंगळवाडे, दोधवद , जळोद 
भरवस 

भरवस , मुडी प्र. डा . , चौबारी , जैतपीर , ब्राह्मणे , पाडसे , 

गलवाडे बुद्रुक . 
वावडे 

वावडे, जवखेडा, मांडळ, शिरसाळे बुद्रुक, पिंपळे बुद्रुक , 
लोण बुद्रुक , आर्डी. 

हेडावे, सडावण बुद्रुक , कन्हेरे , जुनोने , सारबेटे बुद्रुक 
टाकरखेडा 

टाकरखेडा , कुन्हे खुर्द, म्हसले, निमझरी, पळासदळे 
जिल्हा जळगाव , तालुका चोपडा 
चोपडा 

चोपडा - १, चोपडा- २, चोपडा - ३, नागलवाडी, कर्जाणे, वैजापूर , 

देवझिरी. 
आडगाव 

आडगाव , विरवाडे, वडती , अंबाडे, तावसे खुर्द, गरताड 
अडावद 

अडावद -१ , अडावद- २, वर्डी, मंगरुळ, कमळगाव, वडगाव 

बुद्रुक. 
धानोरा 

धानोरा प्र. अ. , देवगाव , पंचक, खर्डी, बिडगाव , मोहरद 
गोरगावले 

गोरगावले बुद्रुक, धनवाडी , कठोरा, कुरवेल, तावसे बुद्रुक , 

खेडी बुद्रुक . 
चहार्डी 

चहार्डी, घाडवेल , धुपे बुद्रुक , अकुलखेडा , वेले, निमगव्हाण 
हातेड 

हातेड बुद्रुक, हातेड खुर्द, विटनेर , वढोदा , मोहिदा, बुधगाव , 

घोडगाव . 
लासूर 

लासूर , सत्रासेन, चौगाव , मामलदे, मौजे हिंगोणे, गणपूर , 
वेळोदे. 

किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


- 


चोपडा 


चोपडा 


- 


चोपडा 
चोपडा 


- 


चोपडा 


- 


चोपडा 


७ 


चोपडा 


- 


जळगाव, १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अधिसूचना 
क्रमांक जमीन - १/ अधि / कावि - ३३/ १६/ १९७/ २०१८ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग यांनी तलाठी साझांची व महसूल 
मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबत घेतलेल्या शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब/ २०१० (तलाठी )/प्र. क्र . ११२/( भाग -३ )/ म- १० , दिनांक २५ मे 
२०१७ च्या अनुषंगाने दिनांक १८ डिसेंबर २०१७ रोजी जळगाव जिल्ह्यातील महसूल मंडळांची नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची प्रारूप अधिसूचना 
प्रसिद्ध करण्यात येऊन त्यावर दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ पर्यंत हरकती मागविण्यात आलेल्या होत्या . 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, चाळीसगाव भाग , चाळीसगाव यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक जमीन/ कावि/ ई-टपाल/ २०१७/ ७५३२ , दिनांक 
१९ जानेवारी २०१८ नुसार सदर महसूल मंडळ पुनर्रचना प्रारूप अधिसूचनेवर चाळीसगाव तालुक्यातून कोणत्याही प्रकारची हरकत प्राप्त झालेली 
नसल्याबाबत अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एक्केचाळीस) याचे कलम ४, पोट -कलम (२) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम ( ४) 
अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे मी, किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , जिल्हाधिकारी, जळगाव सोबतच्या अनुसूची “ अ ” मध्ये जळगाव जिल्ह्यातील 
चाळीसगाव उपविभाग , चाळीसगाव यामधील चाळीसगाव तालुक्यांसाठी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून प्रारूप अधिसूचनेमध्ये प्रस्तावित केलेली 
महसूल मंडळ पुनर्रचना अंतिम करीत आहे. नवनिर्मित व पुनर्रचित महसूल मंडळाचे नाव , मुख्यालय व त्या महसूल मंडळामध्ये समाविष्ट साझांची नावे 
ही अनुसूची “ अ ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील . 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव 
तालुक्याचे महसूल मंडळाचे नाव 

महसूल मंडळात समाविष्ट 
नाव 

साझांची नावे 


२ 


चाळीसगाव 


बहाळ 


चाळीसगाव 


वाघळी 


चाळीसगाव 


तळेगाव 


चाळीसगाव 


पाटणा 


बहाळ , न्हावे, खेडगाव , जामदा, पोहरे , तरवाडे, वडगाव 
लांबे. 
वाघळी, वडाळा - वडाळी, पातोंडा, भामरे बुद्रुक , बोरखेडे 
खुर्द. 
तळेगाव , हिरापूर , अंधारी , राजदेहरे , करजगाव , रोहीणी , 
माळशेवगे. 
पाटणा, शिंदी, बोढरे, विष्णुनगर , वलठाण , पिंपरखेड, तांबोळे 
बुद्रुक . 
शिरसगाव , टाकळी प्र दे, पिलखोड , उपखेड , सायगाव, 
नांद्रे, पिंपळवाड म्हाळसा. 
मेहुणबारे, कुंझर , कळमडु, खडकी सिम, धामणगाव , दहिवद, 
लोंढे, वरखेडे बुद्रुक . 
खडकी बुद्रुक, भोरस बुद्रुक, देवळी, उंबरखेड, चिंचखेडे, 
करगाव , ब्राह्मणशेवगे, डोणदिगर . 
हातले, वाकडी, जावळे, रांजणगाव, लोंजे, बाणगाव 
चाळीसगाव -१ , चाळीसगाव - २, चाळीसगाव - ३, टाकळी प्र. चा . 


चाळीसगाव 


शिरसगाव 


चाळीसगाव 


मेहुणबारे 


चाळीसगाव 


खडकी 


चाळीसगाव 
चाळीसगाव 


हातले 
चाळीसगाव 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


३१ 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक जमीन - १/ २०१८/ अधि / कावि - ३३ /१६ / १९९ / शुद्धीपत्रक .- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम एक्केचाळीस) यांचे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४ ) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव उपविभाग, जळगाव यामधील 
जळगाव व जामनेर तालुक्यासाठी तलाठी साझांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची अंतिम अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , जामनेर यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन-१/ कावि - १३९०/ २०१७, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ नुसार सदर 
अधिसूचनेमध्ये टंकलेखनातील दुरुस्ती करणेबाबत कळविलेले आहे. 

त्यानुसार दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध तलाठी साझा पुनर्रचना अंतिम अधिसूचनेतील जामनेर तालुक्यातील अनुसूची “ अ ” मध्ये पुढे 
दिल्याप्रमाणे वाचावे. 


अनुसूची - अ 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर 


अ . क्र . 


साझाचे नाव 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


जामनेर उत्तर 


चतु : सीमा 
पूर्व- लहासर 
पश्चिम - हिवरखेडे बुद्रुक 
उत्तर- अंबिलहोळ 
दक्षिण - कांग नदी 


चतु: सीमा 
पूर्व- लहासर 
पश्चिम - हिवरखेडे बुद्रुक 
उत्तर- अंबिलहोळ 
दक्षिण - कांग नदी 
खादगाव 
शिंगाईत 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


३ 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक जमीन -१/ २०१८/ अधि / कावि - ३३ / १६ / २०० / शुद्धीपत्रक.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम एक्केचाळीस ) यांचेकलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (४) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील एरंडोल उपविभाग , एरंडोल यामधील 
एरंडोल, पारोळा व धरणगाव तालुक्यांसाठी तलाठी साझांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची अंतिम 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , पारोळा यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि - २०२/२०१७, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१७ नुसार सदर 
अधिसूचनेमध्ये टंकलेखनातील दुरुस्ती करणेबाबत कळविलेले आहे. 

त्यानुसार दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध तलाठी साझा पुनर्रचना अंतिम अधिसूचनेतील पारोळा तालुक्यातील अनुसूची “ अ ” मध्ये पुढे 
दिल्याप्रमाणे वाचावे. 


. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - अ 
जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा 

या ऐवजी 


अ . क्र . 


साझाचे नाव 


असे वाचावे 


चोरवड 


वाघरे 


चोरवड 
भोंडणदिगर 
वडगाव प्र . अ . 
वाघरे 
वाघरी 
मोरफळी 
पळासखेडेसिम 
मोरफळी 
शीवरेदिगर 


चोरवड 
भोंडणदिगर 
वडगाव प्र . ए. 
वाघरे 
वाघरी 
मोरफळ 
पळासखेडेसिम 
मोरफळी 
शिवरेदिगर 


शिवरेदिगर 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव. 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक जमीन -१/ २०१८ / अधि / कावि - ३३ / १६ / २०१/ शुद्धीपत्रक . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम एक्केचाळीस) यांचेकलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करणेत आलेल्या आणि त्याबाबतीत त्यास समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा 
वापर करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) अन्वये आवश्यक केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील फैजपूर उपविभाग, फैजपूर यामधील रावेर 
व यावल तालुक्यांसाठी तलाठी साझांची दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१७ पासून नवनिर्मिती व पुनर्रचना करणेबाबतची अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, तहसीलदार , रावेर यांचेकडील पत्र क्रमांक जमीन/ कावि -२२४ / २०१७, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१७ नुसार सदर अधिसूचनेमध्ये 
टंकलेखनातील दुरुस्ती करणेबाबत कळविलेले आहे. 

त्यानुसार दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१७ रोजी प्रसिद्ध तलाठी साझा पुनर्रचना अंतिम अधिसूचनेतील रावेर तालुक्यातील अनुसूची “ अ ” मध्ये पुढे 
दिल्याप्रमाणे वाचावे. 

अनुसूची - अ 

जिल्हा जळगाव, तालुका रावेर 
अ . क्र . साझाचे नाव या ऐवजी 

असे वाचावे 
२ 
मोरगाव खुर्द 

पिंप्री 
पिंप्री 

मंगरूळ 
मंगरूळ 

मोहगण बुद्रुक 
मोहगण 

पाडळे बुद्रुक 
पाडळे बुद्रुक 
निंभोरा बुद्रुक - १ चतु: सीमा 

चतु: सीमा 
पूर्व- खेडी खुर्द 

पूर्व- खिर्डी खुर्द 


पिंप्री 


२ 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , १२ फेब्रुवारी २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


३ 


शुक्रवार , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
क्रमांक मह /कार्या/ जमीन /१-ब/ ३१३/ २०१८ . - महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम ४, पोट -कलम (२) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
शक्तींचा वापर करून आणि उक्त कलम ४, पोट - कलम ( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या हरकती 
व सूचना विचारात घेऊन मी, अभय महाजन , जिल्हाधिकारी, अहमदनगर याद्वारे दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले 
तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे. 


अकोले 


अनुसूची 

जिल्हाः- अहमदनगर , तालुकाः- अकोले 
अ. क्र . महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय 

सजेतील गावे 
अकोले 

अगस्तीनगर 
धुमाळवाडी 

धुमाळवाडी 

नवलेवाडी 
आबड 

आंबड 
औरंगपुर 

उंचखडक बु. 
अकोले 

| धामणगांव आवारीधामणगांव आवारी 
सुगांव बु . 

सुगांव बु. 
परखतपुर 
मनोहरपुर 

वाशेरे 
कळस बु . 

| कळस बु . 
कळस खु . 

सुलतानपुर 
रुंभोडी 

रंभोडी 


इंदुरी 


संभोडी 


म्हाळादेवी 

म्हाळादेवी 

निंबळ 
मेहंदुरी 

मेहंदुरी 
बहीरवाडी 

उंचखडक खु . 
टाकळी 

टाकळी 
ढोकरी 

अंबिकानगर 
पिंपळगांव नाकविंदा । पिंपळगांव नाकविंदा 

दिगंबर 
शेरणखेल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची 


अ. क्र . | महसूल मंडळाचे नाव 


सजेचे मुख्यालय 
समशेरपुर 


सावरगांव पाट 


कोंभाळणे 


समशेरपुर 


केळी रुम्हणवाडी 


सांगवी 


खिरविरे 
एकदरे 


सजेतील गावे 
समशेरपुर 
मुथाळणे 
सावरगांव पाट 
घोडसरवाडी 
नागवाडी 
कोंभाळणे 
पोपेरवाडी 
केळी रुम्हणवाडी 
टाहाकारी 
सांगवी 
दगडवाडी 
पेढेवाडी 
खिरविरे 
एकदरे 
बिताका 
जायनावाडी 
कोकणवाडी 
तिरडे 
शिवाजीनगर 
म्हाळुगी 
पाचपट्टावाडी 
पाडोशी 
पिंपळदरावाडी 
चंदगीरवाडी 
विरगांव 
हिवरगांव 
डोंगरगांव 
गणोरे 
पिंपळगांव निपाणी 
सुगाव खु . 
तांभोळ 
रेडे 
कुंभेफळ 


खिरविरे 


तिरडे 


| पाडोशी 


विरगांव 


हिवरगांव 


गणोरे 


सुगाव खु . 


विरगांव 


कुंभेफळ 


गर्दणी 


गर्दणी 
आगर 
खानापुर 
देवठाण 


देवठाण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . महसूल मंडळाचे नाव 


सजेचे मुख्यालय 
साकिरवाडी 


मवेशी 


खडकी बु . 


सजेतील गावे 
साकिरवाडी 
गोंदोशी 
कौठवडी 
माणिकओझर 
सावरकुटे 
मवेशी 
बलठण 
बारववाडी 
खडकी बु . 
खडकी खु. 
वांजुळशेत 
पुरुषवाडी 
आंबित 
कुमशेत 
शिसवद 
शिरपुंजे बु . 
शिरपुंजे खु . 
धामणवन 
लव्हाळी ओतुर 
लव्हाळी कोतुळ 
वाघदरी 
पाचनई 


साकिरवाडी 


आंबित 


| शिरपुंजे बु. 


लव्हाळी ओतुर 


वाकी 


वारंघुशी 
बारी 


वाकी 
कोदणी 
रणद बु . 
वारंघुशी 
बारी 
पेंडशेत 
जहागीरदारवाडी 


वाकी 


मान्हेरे 


शेणीत बु . 


मान्हेरे 
आंबेवंगण 
शेणीत बु . 
शेणीत खु . 
लाडगांव 


. 


३६ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 

अनुसूची - चालू 


अ . क्र . महसूल मंडळाचे नाव | सजेचे मुख्यालय 

शेंडी 


सजेतील गावे 
शेंडी 
चिचोंडी 
मुरशेत 
उडदावणे 
पांजरे 


मुरशेत 


घाटघर 


घाटघर 
शिंगणवाडी 
साम्रद 


शेंडी 


भंडारदरा 


भडारदरा 


गुहिरे 


रतनवाडी 


रतनवाडी 


मुतखेल 


कोलटेंभे 


कोतुळ 
अंभोळ 


कोहणे 


कोतुळ 
अंभोळ 
महादेववाडी 
पैठण 
कोहणे 
सोमलवाडी 
घोटी 
पिंप्री 
शिळवंडी 


घोटी 


तळे 


कोतुळ 


सातेवाडी 


विहिर 
शिंदे 
कोथळे 
सातेवाडी 
खेतेवाडी 
मोरवाडी 
येसरठाव 
फोफसंडी 
पळसुंदे 
आंबितखिंड 
उंबरेवाडी 


पळसुंदे 


3७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . महसूल मंडळाचे नाव 


सजेचे मुख्यालय 
लिंगदेव 


सजेतील गावे 
लिंगदेव 
ठाकरवाडी 


लहित बु . 


पिंपळगांव खांड 


पिंपळगांव खांड 
शिसवद 
शेरेवाडी 
ढगेवाडी 
पांगरी 
धामणगांव पाट 
मोग्रस 


लिंगदेव 


| धामणगाव पाट 


चास 


चास 


लहित खु . 


राजुर 


केंळुगण 


पिंपरकणे 


चांदसुरज 
लहित खु . 
पिंपळदरी 
राजुर 
केंळुगण 
कोहंडी 
माळेगांव 
पिंपरकणे 
बाभुळवंडी 
डोंगरवाडी 
देवगांव 
शेलविहीरे 
पाभुळवंडी 
टिटवी 
कातळापुर 
रणद खु . 
तेरुंगण 
सरोवरवाडी 
पाडाळणे 
शेलद 
चिंचावणे 


देवगाव 


कातळापुर 


राजुर 


पाडाळणे 


विठे 


विठे 


चितळवेढे 


भोजदरवाडी 
निगुडवाडी 
चितळवेढे 
जामगांव 
निळवंडे 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


अ . क्र . महसूल मंडळाचे नाव 


सजेचे मुख्यालय 
ब्राम्हणवाडा 


बेलापुर 


जांभळे 


सजेतील गावे 
ब्राम्हणवाडा 
खुंटेवाडी 
बेलापुर 
जाचकवाडी 
जांभळे 
काळेवाडी 
बदगी 
चैतन्यपुर 
मन्याळे 
पिसेवाडी 
कळंब 
करंडी 


मन्याळे 


| 12 


ब्राम्हणवाडा 


भोळेवाडी 


भाळेवाडी 
वाघापुर 
बोरी 
नाचमठाव 
केळी कोतुळ 
केळी ओतुर 
गोडेवाडी 
गारवाडी 


केळी कोतुळ 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन -1ब / 313 / 2018 , दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 


- 


अनुसूची 
जिल्हा - अहमदनगर, तालुका - संगमनेर 
अ. क्र . महसूल मंडळाचे नाव । सजेचे मुख्यालय सजेतील गावे 

संगमनेर बु. संगमनेर बु . 
गुंजाळवाडी 

गुंजाळवाडी 

ढोलेवाडी 
चिखली 

चिखली 

मंगळापूर 
संगमनेर बु . 

कासारदुमाला 
जवळेकडलग 

जवळेकडलग 
पिंपळगांव कोंझीरा पिंपळगांव कोंझीरा 

कोकणेवाडी 


वडगावलांडगा 


वडगांवलांडगा 


घुलेवाडी 
वेल्हाळे 
मालदाड 


घुलेवाडी 
वेल्हाळे 
मालदाड 
सोनोशी 


घुलेवाडी 


सायखिंडी 
चिकणी 


सायखिंडी 
चिकणी 
निमगांव भोजापुर 


राजापुर 
धांदरफळ बु. 
धांदरफळ खु 


राजापुर 
धांदरफळ बु. 
धांदरफळ खु . 
गोडसेवाडी 
निमगांव बु . 
निमगांव खु . 
सावरचोळ 
मेंगाळवाडी 


निमगांव बु . 


सावरचोळ 


धांदरफळ बु. 


KO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


सांगवी 


- 


- 


। 


नांदुरी दुमाला 


पेमगिरी 
संगमनेर खुर्द 


शिरसगांव 
धुपे 
सांगवी 
कौठे धांदरफळ 
नांदुरी दुमाला 
मिापुर 
पेमगिरी 
संगमनेर खुर्द 
वैदुवाडी 
खांडगांव 
चंदनापुरी 
गाभनवाडी 
निमज 


चंदनापुरी 


निमज 


झोळे 


झोळे 


संगमनेर खुर्द 


हिवरगांवपावसा 
सावरगावतळ 


| देवगाव 


रायतेवाडी 
हिवरगांवपावसा 
सावरगावतळ 
पिंपळगांव माथा 
देवगांव 
निमगांव टेंभी 
शिरापुर 
आश्वी बु . 
प्रतापपुर 
निमगांव जाळी 

औरंगपुर 
सादतपुर 


आश्वी 


बु . 


निमगांव जाळी 
औरंगपुर 


| उंबरी 


उंबरी 


आश्वी 


बु . 


रहिमपुर 


चिंचपुर बु . 


बाळापूर 
रहिमपूर 
मनोली 
ओझर खुर्द 
चिंचपुर बु . 
चिंचपुर खु . 
शिबलापूर 
पानोडी 
खळी 
पिंप्रीलौकीअजमपुर 
चणेगांव 
दाढ खु . 
झरेकाठी 


शिबलापुर 


खळी 


शिबलापुर 


चणेगांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


४१ 


अनुसूची – चालू 


आश्वी खु . 
शेडगांव 


मालुंजे 


तळेगांव 


निळवंडे 


तळेगांव 


मेंढवण 


आश्वी खु . 
शेडगांव 
हंगेवाडी 
मालुंजे 
डिग्रस 
तळेगांव 
आरामपुर 
अजमपूर 
जुनेगांव 
हसनाबाद 
निळवंडे 
करुले 
तिगांव 
मेंढवण 
कौठे कमळेश्वर 
वडझरी बु . 
वडझरी खु . 
लोहारे 
कासारे 
मिरपुर 
चिंचोली गुरव 
देवकोठे 
निमोण 
सोनेवाडी 
पळसखेडे 
क - हे 
पारेगांव खु . 
पारेगांव बु. 
पिंपळे 


वडझरी बु . 


लोहारे 


चिंचोली गुरव 


निमोण 


पळसखेडे 


निमोण 


पारेगांव खु . 
पारेगांव बु. 


नान्नजदुमाला 


नान्नजमाला 
काकडवाडी 


समनापुर 


समनापुर 
पोखरी हवेली 


समनापुर 
पोखरी हवेली 
कुरण 


वडगांवपान 


सुकेवाडी 


वडगांवपान 
माळेगांव हवेली 
सुकेवाडी 
खांजापुर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


कोकणगांव 


कोकणगांव 
शिवापुर 
कोंची 


मांची 


घारगांव 


घारगाव 


बोटा 


आंबी दुमाला 


कौठे बु. 


वनकुटे 


अकलापुर 


घारगांव 
कुरकुंडी 
बोरबनवाडी 
बोटा 
माळवाडी 
केळेवाडी 
आंबी दुमाला 
म्हसवंडी 
कुरकुटवाडी 
कौठे बु . 
कौठे खु . 
खांडगेदरा 
वनकुटे 
भोजदरी 
पेमरेवाडी 
अकलापुर 
शेळकेवाडी 
आभाळवाडी 
येलखोपवाडी 
डोळासणे 
बांबळेवाडी 
कर्जुलेपठार 
गुंजाळवाडी पठार 
पिंपळगांव देपा 
वरुडी पठार 
पोखरी बाळेश्वर 
सारोळेपठार 
सावरगांव घुले 
जवळेबाळेश्वर 
महालवाडी 
कौठेवाडी 
नांदुरखंदरमाळ 
खंदरमाळवाडी 
आंबी खालसा 
माळेगांव पठार 
हिवरगांव पठार 
शेंडेवाडी 


___ 11 


डोळसणे 


डोळासणे 


पिंपळगांव देपा 
वरुडी पठार 


सारोळेपठार 


जवळेबाळेश्वर 


__ 12 


नांदुरखंदरमाळ 


नांदुरखंदरमाळ 
खंदरमाळवाडी 
आंबी खालसा 


हिवरगांव पठार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


जांबुत बु. 


साकुर 
मांडवे बु. 


दरेवाडी 


बिरेवाडी 


साकुर 


वरवंडी 


जांबुत बु. 
जांबुत खु. 
साकुर 
मांडवे बु . 
शिंदोडी 
दरेवाडी 
रणखांब 
बिरेवाडी 
कौठेमलकापुर 
वरवंडी 
चौधरवाडी 
कुंभारवाडी 
खांबे 
खरशिंदे 
कणसेवाडी 
पिंपरणे 
जाखुरी 
वाघापुर 
रायते 
खराडी 


खांबे 


पिंपरणे 


वाघापुर 


जोर्वे 


जोर्वे 


11 


पिंपरणे 


आंभोरे 


निंबाळे 

आंभोरे 
कोळवाडे 
कनोली 
कनकापूर 


कनोली 


ओझर बु. 
कोल्हेवाडी 


ओझर बु. 
कोल्हेवाडी 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


अधिसूचना 
क्रमांक मह /कार्या/ जमीन -1ब / 313 / 2018, दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपरगांव तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हाः- अहमदनगर , तालुकाः- कोपरगांव 
अ. क्र . महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय सजेतील गावे 

| कोपरगाव शहर 

कोपरगाव 

नगरपालिका क्षेत्र 
कोपरगांव ग्रामीण कोपरगांव ग्रामीण 
जेऊरपाटोदा 

जेऊरपाटोदा 
कोपरगांव शिंगणापुर 

शिंगणापुर 

बोलकी 
येसगाव 

येसगाव 
आंचलगाव 
खिर्डीगणेश 

नाटेगाव 
मुर्शतपूर 

मुर्शतपूर 

चांदगव्हाण 
दहेगाव बोलका 

दहेगाव बोलका 
भोजडे 

लौकी 
पढेगाव 

कासली 

शिरसगाव 
तिळवणी 

तिळवणी 

सावळगाव 
दहेगाव बोलका 

उक्कडगाव 
गोधेगाव 

गोधेगाव 
घोयेगाव 
अपेगाव 


पढेगाव 


धोत्रे 


धोत्रे 


खोपड़ी 
तळेगावमळे 
करंजी बु . 
ओगदी 


करंजी बु 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 

अनुसूची – चालू 


सुरेगाव 


सुरेगाव 
मढी बु. 


मढी बु . 


मढी खु . 


देडेंचांदवड 


कोळपेवाडी 


3 


सुरेगाव 


| मंजुर 


वेळापूर 


कोळपेवाडी 
शहाजापुर 
कोळगाव थडी 
मंजुर 
हंडेवाडी 
वेळापूर 
कारवाडी 
चासनळी 
वडगाव 
बक्तरपुर 
माहेगावदेशमुख 


चासनळी 


माहेगावदेशमुख 


पोहेगाव बु 


जवळके 


पोहेगाव बु. 
पोहेगाव खु . 
जवळके 
बहादराबाद 
बहादरपुर 
शहापूर 


बहादरपुर 


वेस 


रांजणगावदेशमुख 


पोहेगाव 


काकडी 


देर्डे को -हाळे 


सोयगाव 
धोंडवाडी 
रांजणगावंदेशमुख 
अंजनापुर 
मनेगाव 
काकडी 
मल्हारवाडी 
देर्डे को -हाळे 
डाऊच बु. 
रवंदे 
ब्राम्हणगाव 
टाकळी 
मळेगावथडी 
सांगवीभुसार 
धामोरी 
मायगावदेवी 
मोर्विस 


रवंदे 


रवंदे 
ब्राम्हणगाव 


मळेगावथडी 


धामोरी 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


धारणगाव 


कुंभारी 


धारणगाव 
सोनारी 
कुंभारी 
हिंगणी 
कोकमठाण 
संवत्सर 


कोकमठाण 
संवत्सर 
वारी 
कान्हेगाव 


वारी 


कोकमठाण 


जेऊरकुंभारी 


कान्हेगाव 
सडे 
जेऊरकुंभारी 
डाऊच खु . 
चांदकसारे 
घारी 


चांदेकसारे 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


४७ 


पिंपळस 


अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन - 1ब / 313 / 2018, दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे. 

____ अनुसूची 

जिल्हा:- अहमदनगर , तालुकाः- राहाता 
| अ.क्र . महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय । सजेतील गावे 
1 राहाता 

राहाता 

राहाता 
पिंपळस 

दहेगाव 

को - हाळे 
केलवड बु. 

केलवड बु . 
केलवड खुर्द 

खडकेवाके 
साकुरी 
को - हाळे 

को - हाळे 

वाळकी 
नांदुर्थी बु., | नांदुर्थी बु. 

नांदुर्थी खु. 
2 | शिर्डी 

शिर्डी 
पिंपळवाडी 

पिंपळवाडी 
सावळीविहीर बु. सावळीविहीर बु . 

सावळीविहीर खु . 
निमगांव 

निमगांव को - हाळे 
को - हाळे 

निघोज 
डो -हाळे 

डो -हाळे 
| कनकुरी 


साकुरी 


शिर्डी 


रुई 


रुई 


| 3 लोणी 


लोणी बु . 
लोणी खुर्द 
गोगलगांव 
दाढ बु . 
आडगांव बु. 


लोणी बु . 
लोणी खुर्द 
गोगलगांव 
दाढ बु . 
आडगांव बु. 
आडगांव खुर्द 
पिंप्री लोकाई 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


हसनापुर 


पाथरे बु . 


___ 4 


बाभळेश्वर 


बाभळेश्वर बु . 


तिसगांव 


कोल्हार बु . 
भगवतीपुर 
राजुरी 
ममदापुर 
पुणतांबा 


5 पुणतांबा 


वाकडी 


हसनापुर 
चंद्रापुर 
दुर्गापुर 
पाथरे बु . 
हणमंतगांव 
बाभळेश्वर ब . 
बाभळेश्वर खुर्द 
तिसगांव 
लोहगांव 
कोल्हार बु. 
भगवतीपुर 
राजुरी 
ममदापुर 
पुणतांबा 
रस्तापुर 
वाकडी 
धनगरवाडी 
रामपुरवाडी 
न . पा . वाडी 
जळगांव 
एलमवाडी 
शिंगवे 
चितळी 
अस्तगांव 
चोळकेवाडी 
मोरवाडी 
तरकसवाडी 
एकरुखे 
रांजणगांव खुर्द 
पिंप्री निर्मळ 
नांदुर बु. 
नांदु खुर्द 
रांजणखोल 


रामपुरवाडी 


जळगांव 


शिंगवे 
चितळी 
अस्तगांव 
चोळकेवाडी 


6 | अस्तगाव 


एकरुखे 


| पिंप्री निर्मळ 
नांदुर बु. 


रांजणखोल 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन -1ब / 313 / 2018, दि . 15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा:- अहमदनगर, तालुकाः- श्रीरामपूर 


| अ . क्र . | महसूल मंडळाचे नाव | सजेचे मुख्यालय 
श्रीरामपूर श्रीरामपूर - 1 

श्रीरामपूर - 2 
श्रीरामपूर - 3 
भैरवनाथनगर 
खंडाळा 
दत्तनगर 
शिरसगांव 


कारेगांव 


कारेगांव 
पढेगांव 


| मालुंजा बु . 


सजेतील गावे 
श्रीरामपूर ( मध्यवर्ती शहर ) 
श्रीरामपूर ( दक्षिण भाग ) 
श्रीरामपूर ( उत्तर भाग ) 
भैरवनाथनगर 
खंडाळा 
दत्तनगर 
शिरसगांव 
ब्राम्हणगांव वेताळ 
कारेगांव 
पढेगांव 
कान्हेगांव 
मालुंजा बु. 
भेर्डापुर 
लाडगांव 
उंबरगांव 
मातापुर 
निपाणी वडगांव 
खिर्डी 
वांगी बु . 
वांगी खुर्द 
गुजरवाडी 
टाकळीभान 
भोकर 
कमालपुर 
घुमनदेव 
माळवाडगांव 
मुठेवाडगांव 
भामाठाण 
खानापुर 


उंबरगांव 


निपाणी वडगांव 


खिर्डी 


टाकळीभान 


टाकळीभान 
| भोकर 


माळवाडगांव 


भामाठाण 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


वडाळा महादेव 


उंदिरगांव 


उंदिरगांव 


सराला 


नाऊर 


वडाळा महादेव 
खोकर 
उंदिरगांव 
हरेगांव 
सराला 
गोवर्धनपुर 
नाऊर 
रामपुर 
जाफराबाद 
गोंडेगांव 
नायगांव 
मातुलठाण 
निमगांव खैरी 


गोंडेगांव 
नायगांव 


| निमगांव खैरी 


दिघी 


माळेवाडी 


बेलापुर 


बेलापुर बु. 
बेलापुर खु . 


ऐनतपुर 


उक्कलगांव 


माळेवाडी 
महांकाळवडगांव 
बेलापुर बु . 
बेलापुर खु . 
नर्सरी 
ऐनतपुर 
वळदगांव 
उक्कलगांव 
एकलहरे 
कडीत बु. 
कडीत खुर्द 
मांडवे 
फत्याबाद 
कुरणपुर 
गळनिंब 


कडीत बु. 


फत्याबाद 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर, १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 

__ अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन -1ब / 313 / 2018, दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम (2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 

अनुसूची 
जिल्हाः- अहमदनगर, तालुकाः- राहुरी 


| अ. क्र . महसूल मंडळाचे नाव 


सजेचे मुख्यालय 
राहुरी बु - 1 
राहुरी बु - 2 


राहुरी बु - 3 


1 


राहुरी 


राहुरी खुर्द 


देसवंडी 


सजेतील गावे 
राहुरी बु . 
| राहुरी बु . गावाखालील 
जोगेश्वरी आखाडा, 
काळे आखाडा व वाघाचा 
आखाडा हा भाग 
राहरी बु . गावाखालील येवले 
आखाडा व पिंपळाचा मळा हा 
भाग 
राहुरी खुर्द 
पिंप्री अवघड 
देसवंडी 
तमनर आखाडा 
तांदुळवाडी 
बारागांव नांदुर 
कुरणवाडी 
वावरथ 
जांभळी 
जांभूळबन 
मल्हारवाडी 
घोरपडवाडी 
मोमीन आखाडा 
चिंचाळे 
गडधेआखाडा 
कणगर बु . 
कणगर खुर्द 


तांदुळवाडी 
बारागांव नांदुर 


बारागांव नांदुर 


वावरथ 


मल्हारवाडी 


चिंचाळे 


कणगर बु . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


डिग्रस 


सात्रळ 


कोल्हार खुर्द 


सोनगांव 


चिंचोली 


सात्रळ 


पिंपळगांव फुणगी 


आंबी 


डिग्रस 
वरवंडी 
सडे 
सात्रळ 
माळेवाडी / इक्रेवाडी 
कोल्हार खुर्द 
रामपूर 
सोनगांव 
धानोरे 
चिंचोली 
गंगापुर 
| पिंपळगांव फुणगी 
दवणगांव 
संक्रापुर 
आंबी 
अमळनेर 
केसापुर 
ताहाराबाद 
गाडकवाडी 
म्हैसगांव 
चिखलठाण 
कोळेवाडी 
दरडगांवथडी 
वडनेर 
वरशिंदे 
वाबळेवाडी 
तांभेरे 
तांदुळनेर 
निभेरे 
तुळापुर 
कानडगांव 
देवळाली प्रवरा 


ताहाराबाद 


म्हैसगांव 


वडनेर 


ताहाराबाद 


तांभेरे 


निभेरे 


देवळाली प्रवरा 


कानडगांव 
देवळाली 
प्रवरा - 1 
देवळाली 
प्रवरा - 2 


देवळाली प्रवरा या 
गावाखालील श्रीशिवाजीनगर 
हा भाग 


गुहा 


| गुहा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


चांदेगांव 


चांदेगांव 
बोधेगांव 
करजगांव 
ब्राम्हणगांव भांड 


लाख 


लाख 
जातप 
त्रिंबकपुर 


चिंचविहिरे 


माहेगांव 


टाकळीमियाँ 


मुसळवाडी 


आरडगांव 
मानोरी 
खुडसरगांव 


चिंचविहिरे 
गणेगांव 
माहेगावं 
महालगांव 
मालुंजे खुर्द 
टाकळीमियाँ 
मोरवाडी 
मुसळवाडी 
दरडगांव तर्फे बेलापुर 
आरडगांव 
मानोरी 
खुडसरगांव 
पाथरे खुर्द 
मांजरी 
शेनवडगांव 
वांजुळपोई 
कोपरे 
तिळापुर 
ब्राम्हणी 


टाकळीमियाँ 


मांजरी 


वांजुळपोई 


ब्राम्हणी 


उंबरे 
केंदळ बु . 


पिंप्रीवळण 


ब्राम्हणी 


उंबरे 
केंदळ बु. 
केंदळ खु . 
पिंप्रीवळण 
चंडकापुर 
वळण 
कोंढवड 
शिलेगांव 


वळण 
कोंढवड 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


वांबोरी - 1 


वांबोरी - 2 


खडांबे बु . 


वांबोरी 


कात्रड 


वांबोरी - 2 मधील नमुद भाग 
वगळता 
वांबोरी गावखालील 
कुक्कडवेढे 
खडांबे बु . 
खडांबे खु . 
कात्रड 
गुंजाळे 
धामोरी बु . 
धामोरी खु . 
बाभुळगांव 
चेडगांव 
मोकळओहोळ 


धामोरी बु . 


चेडगांव 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर, १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन - 1ब / 313 / 2018, दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील नगर तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 

अनुसूची 
जिल्हा :- अहमदनगर, तालुकाः-नगर 


अ . क्र . | महसूल मंडळाचे नाव | सजेचे मुख्यालय 

नालेगांव - 1 


नालेगांव - 2 
माळीवाडा 
चाहुराणा बु. 


नालेगांव 


| वाकोडी 
दरेवाडी 
सावेडी - 1 
सावेडी - 2 
भिस्तबाग 
वडगांव गुप्ता 
पिंपळगांव माळवी 
कापुरवाडी 


सावेडी 


M 


सजेतील गावे 
नालेगांव - 1 
मोरचुदनगर 
नालेगांव - 2 
माळीवाडा 
चाहुराणा बु. 
चाहुराणा खुर्द 
वाकोडी 
दरेवाडी 
सावेडी - 1 
सावेडी - 2 
भिस्तबाग 
वडगांव गुप्ता 
पिंपळगांव माळवी 
कापुरवाडी 
वारुळवाडी 
बु - हाणनगर 
शेंडी 
पोखर्डी 
पिंपळगांव उज्जैनी 
देवगांव 
आगडगांव 
रतडगांव 
केडगांव - 1 
केडगांव - 2 
केडगांव - 3 


बु -हाणनगर 
शेंडी 


कापुरवाडी 


पोखर्डी 


पिंपळगांव उज्जैनी 
देवगांव 


केडगांव - 1 
केडगांव - 2 
केडगांव - 3 
बुरुडगांव 
अरणगांव 


केडगांव 


बुरुडगांव 


अरणगांव 
बाबुर्डी घुमट 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


नागापुर 


नवनागापूर 


नागापुर 
| बोल्हेगांव 

नवनागापूर 
निंबळक 
इसळक 
कर्जुने खारे 


निंबळक 


कर्जुने खारे 


देहरे 


देहरे 


नागापुर 


शिंगवे 


जेऊर 


धनगरवाडी 
इमामपुर 


विळद 
पिंप्री घुमट 
शिंगवे 
इस्लामपुर 
नांदगांव 
कोळपे 
आखाडा 
सुजालपुर 
घाणेगांव 
जेऊर 
धनगरवाडी 
इमामपुर 
बहिरवाडी 
ससेवाडी 
खोसपुरी 
पांगरमल 
मजले चिंचोली 
आव्हाडवाडी 
उदरमल 
डोंगरगण 
मांजरसुंबा 


खोसपुरी 


जेऊर 


मजले चिंचोली 


डोंगरगण 


चिचोंडी पाटील 
आठवड 
दशमी गव्हाण 


, चिचोंडी पाटील 


टाकळी काझी 


चिचोंडी पाटील 
आठवड 
दशमी गव्हाण 
सांडवे 
मांडवे 
टाकळी काझी 
मदडगांव 
नारायणडोहो 
उक्कडगांव 
सारोळा बद्दी 
कोल्हेवाडी 
शहापुर 
निंबोडी 


नारायणडोहो 


सारोळा बद्दी 


निंबोडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


५७ 


अनुसूची – चालू 


भिंगार - 1 
भिंगार - 2 
मेहेकरी 


भिंगार - 1 
भिंगार - 2 
मेहेकरी 
बारादरी 
पिंपळगांव लांडगा 
सोनेवाडी 


कौडगांव 


भिंगार 


खांडके 


भातोडी पारगांव 


नागरदेवळे - 1 
नागरदेवळे - 2 
रुईछत्तीसी 
गुणवडी 


मठपिंप्री 


वाळुज 


कौडगांव 
जांब 
बाळेवाडी 
खांडके 
रांजणी 
माथणी 
भातोडी पारगांव 
पारगांव भातोडी 
| पारेवाडी 
नागरदेवळे - 1 
नागरदेवळे - 2 
रुईछत्तीसी 
गुणवडी 
आंबिलवाडी 
मठपिंप्री 
हातवळण 
वाळूज 
पारगांव मौला 
शिराढोण 
दहिगांव 
साकत खुर्द 
वाटेफळ 
वडगांव तांदळी 
तांदळी वडगांव 
वाळकी 
राळेगण म्हसोबा 
गुंडेगांव 
खडकी 
खंडाळा 
बाबुर्डी बंद 
हिवरेझरे 
देऊगांव सिध्दी 
चास 
सोनेवाडी 


शिराढोण 


रुईछत्तीसी 


| वाटेफळ 


वाळकी 
राळेगण म्हसोबा 
गुंडेगांव 
खडकी 


वाळकी 


हिवरेझरे 


चास 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


भोयरेपठार 


कामरगांव 


___ 11 


चास 


अकोळनेर 


सारोळा कासार 
घोसपूरी 
| नेप्ती 

जखणगांव 
हिवरे बाजार 
हिंगणगांव 


भोयरेपठार 
| भायरे खुर्द 
कामरगांव 
पिंपळगांव कौडा 
अकोळनेर 
जाधववाडी 
भोरवाडी 
सारोळा कासार 
घोसपूरी 
नेप्ती 
जखणगांव 
हिवरे बाजार 
हिंगणगांव 
हमीदपुर 
टाकळी खातगांव निमगांव 
घाणा 
निमगांव वाघा 
पिंपळगांव वाघा 


12 


नेप्ती 


टाकळी खातगांव 


निमगांव वाघा 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ ५९ 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन - 1ब / 313 / 2018, दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 


अनुसूची 

जिल्हा: - अहमदनगर , तालुकाः- नेवासा 
अ.क्र . महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय सजेतील गावे 

नेवासा खुर्द - 1 नेवासा खुर्द - 1 
नेवासा खुर्द - 2 नेवासा खुर्द - 2 


खुपटी 


खुपटी 


गोणेगांव 


नेवासा खुर्द 


गोधेगांव 


भालगांव 


चिंचबन 
गोणेगांव 
| इमामपुर 
गोधेगांव 
धामोरी 
बहिरवाडी 
भालगांव 
उस्थळखालसा 
नेवासा बु . 
पाचेगांव 
पुनतगांव 
बेलपिंपळगांव 
सुरेगांव गंगा 
बोरगांव 


नेवासा बु . 
पाचेगांव 


बेलपिंपळगांव 
सुरेगांव गंगा 


नेवासा बु. 


| बेलपांढरी 


बेलपांढरी 
जैनपुर 
घोगरगांव 


घोगरगांव 


सलाबतपूर 


सलाबतपूर 


दिघी 


सलाबतपूर 
गोगलगांव 
दिघी 
बाभुळखेडा 
शिरसगांव 
गिडेगांव 


शिरसगांव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 

अनुसूची – चालू 


वरखेड 


वरखेड 
रामडोह 
माळेवाडी दुमाला 
खामगांव 
गोपाळपुर 
गोंडेगांव 


खामगांव 


गोंडेगांव 


म्हसले 


कुकाणा 


वाकडी 


नजिक चिंचोली 
कुकाणा 
तरवडी 
वाकडी 
पिंपरीशहाली 
गोयेगव्हाण 
पाथरवाला 
नांदुरशिकारी 
सुकळी बु . 
खुकळी खुर्द 
| चिलेखनवाडी 
अंतरवली 


पाथरवाला 


कुकाणा 


चिलेखनवाडी 


वडुले 


भेंडा बु . 


गेवराई 


चांदा 
रस्तापुर 


देवगांव 


चांदा 


कौठा 


मोरगव्हाण 


भेंडा बु . 
भेंडा खुर्द 
गेवराई 
सुलतानपूर 
चांदा 
रस्तापुर 
देवगांव 
शहापुर 
कौठा 
फत्तेपुर 
मोरगव्हाण 
लोहारवाडी 
मांडेगव्हाण 
सोनई 
खेडलेपरमानंद 
शिरेगांव 
करजगांव 
पानेगांव 
वंजारवाडी 
बेल्हेकरवाडी 
अंमळनेर 
निंभारी 


सोनई 


सोनई 


खेडलेपरमानंद 


करजगांव 


वंजारवाडी 


अंमळनेर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


६१ 


अनुसूची – चालू 


गणेशवाडी 


घोडेगांव 


शिंगणापुर 


शिंगवे तुकाई 


घोडेगांव 


पानसवाडी 


लोहगांव 


वडाळा बहिरोबा 


माळी चिंचोरे 
खरवंडी 


गणेशवाडी 
लांडेवाडी 
घोडेगांव 
झापवाडी 
शिंगणापुर 
शिंगवे तुकाई 
राजेगांव 
पानसवाडी 
धनगरवाडी 
लोहगांव 
मोरेचिंचोरे 
वांजोळी 
वडाळा बहिरोबा 
म्हाळसपिंपळगांव 
माळी चिंचोरे 
खरवंडी 
नारायणवाडी 
निपाणी वडगांव 
धनगरवाडी 
तामसवाडी 
वाटापूर 
गोमाळवाडी 
हिंगोणी 
कांगोणी 
ब -हाणपुर 
प्रवरासंगम 
म्हाळापुर 
खेडलेकाजळी 
टोका 
वाशिम 
माळेवाडी खालसा 
बकुपिंपळगांव 


नारायणवाडी 


8 


। 


वडाळा बहिरोबा 


तामसवाडी 


हिंगोणी 


प्रवरासंगम - 1 


प्रवरासगम - 2 


प्रवरासंगम 


बकुपिंपळगांव 


मुरमे 


जळके खुर्द 


गळनिंब 


मडकी 
जळके खुर्द 
जळके बु . 
गळनिंब 
सुरेगांव दहि . 
मंगळापुर 
खडका 
खलालपिंपरी 


खडका 


देडगांव 


देडगांव 
तेलकुडगांव 


देडगांव 
तेलकुडगांव 
पाचुंदा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


माका 


माका 
महालक्ष्मीहिवरे 
जेऊर हैबती 


भानसहिवरे 


मक्तापुर 


सौंदाळा 


महालक्ष्मीहिवरे 
जेऊर हैबती 
देवसडे 
भानसहिवरे 
खुणेगांव 
मक्तापुर 
पिचडगांव 
सौंदाळा 
नागापूर 
उस्थळदुमाला 
हंडीनिमगांव 
बाभळवेढा 
मुकींदपुर 
रांजणगाव 
कारेगांव 


भानसहिवरे 


उस्थळदुमला 


मुकीदपुर 
रांजणगांव 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर, १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ ६३ 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या/ जमीन -1ब / 313 / 2018, दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हा:- अहमदनगर, तालुकाः-पाथर्डी 
| अ. क्र . महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय | सजेतील गावे 
पाथर्डी पाथर्डी 

पाथर्डी 
हंडाळवाडी 

हंडाळवाडी 
तनपुरवाडी 

माळीबाभुळगांव 
माळीबाभुळगांव 

हत्राळ 

सैदापुर 
साकेगाव 

साकेगांव 
डांगेवाडी 

काळेगांव फकीर 
कारेगाव 

कारेगांव 

मोहरी 
| निवइंगे 

निवइंगे 
करंजी 

करंजी 


दगडवाडी 


दगडवाडी 
भोसे 


लोहसर 


करंजी 


घाटशिरस 


देवराई 


लोहसर 
खांडगांव 
वैजुबाभुळगांव 
घाटशिरस 
सातवड 
देवराई 
कौडगांव 
त्रिभुवनवाडी 
धारवाडी 
राघोहिवरे 
गितेवाडी 
डोंगरवाडी 


धारवाडी 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


मिरी 


रेणुकाईवाडी 


| शिराळ 


चिचोंडी 


मिरी 


आडगांव 


मोहोज बु. 


खरवंडी कासार 


मिडसांगवी 


मालेवाडी 


मिरी 
रेणुकाईवाडी 
शंकरवाडी 
शिराळ 
केशवशिंगवे 
चिचोंडी 
डमाळवाडी 
कोल्हार 
आडगांव 
कडगांव 
कामतशिंगवे 
मोहोज बु . 
मोहोज खु. 
जोहारवाडी 
खरवंडी कासार 
जवळवाडी 
मिडसांगवी 
भारजवाडी 
भवरवाडी 
मालेवाड़ी 
ढाकणवाडी 
येळी 
बडेवाडी 
बोदरवाडी 
पिंपळगव्हाण 
कोळसांगवी 
भालगांव 
कासाळवाडी 
मुंगुसवाडे 
एकनाथवाडी 
अकोला 
पालवेवाडी 
घायतडकवाडी 
करोडी 
मोहटे 
दुलेचांदगांव 
आगासखांड 
वाळुज 
भुतेटाकळी 
शेकटे 


येळी 


खरवंडी कासार 


पिंपळगव्हाण 


भालगांव 


मुंगुसवाडे 


अकोला 


अकोला 


करोडी 


दुलेचांदगांव 


भुतेटाकळी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


मोहोज देवढे 


मोहोज देवढे 
रुपनरवाडी 
हाकेवाडी 
काळेवाडी 
सांगवी बु . 
सांगवी खु. 


सांगवी बु . 


खेर्डे 


माणिकदौंडी 


चितळवाडी 


माणिकदौंडी 


धनगरवाडी 


आल्हनवाडी 


जाटदेवळे 


माणिकदौंडी 
डमाळवाडी 
पिरेवाडी 
चितळवाडी 
बोरसेवाडी 
लांडकवाडी 
धनगरवाडी 
चेकेवाडी 
घुमटवाडी 
पत्र्याचा तांडा 
आल्हनवाडी 
जाटदेवळे 
शिंदेवाडी 
शिरसाठवाडी 
केळवंडी 
रांजणी 
तिसगांव 
शिरापूर 
खरडवाडी 
कासार पिंपळगांव 
जवखेडे खा 
कासारवाडी 
हनुमान टाकळी 
कोपरे 
जवखेडे दुमाला 


शिरसाठवाडी 


तिसगांव 


शिरापूर 


कासार पिंपळगांव 


हनुमान टाकळी 


- 


- 


तिसगांव 


मढी 


मढी 


मांडवे 


धामणगांव 
मांडवे 
पारेवाडी 
सोमठाणे खु 
निंबोडी 
पाडळी 
चितळी 
ढवळेवाडी 


पाडळी 


Ram 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


कोरडगांव 


सुसरे 


पागोरी पिंपळगांव 


कोरडगांव 


तोडोंळी 


नि जळगांव 


कोरडगांव 

औरंगपूर 
जिरेवाडी 
सुसरे 
सोमठाणे बु . 
सामठाणे नलवडे 
पागोरी पिंपळगांव 
प्रभुपिंप्री 
माळेगांव 
तोंडोळी 
कळसपिंप्री 
नि जळगांव 
शेकटे 
वसू 
भुतेटाकळी 
नांदुर निंबादैत्य 
सोनोशी 
टाकळी मानुर 
तिनखडी 
अंबिकानगर 
चुंभळी 
चिंचपुर पांगुळ 
जोगेवाडी 
मानेवाडी 
वडगांव 
ढाकणवाडी 
जांभळी 
भिलवडे 
चिंचपुर इजदे 
पिंपळगांव टप्पा 
कुत्तरवाडी 


नांदुर निंबादैत्य 


टाकळी मानुर- 1 


टाकळी मानुर- 2 


चिंचपुर पांगुळ 


टाकळी मानुर 


वडगांव 


जांभळी 


चिंचपुर इजदे 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर, १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ ६७ 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन- 1ब / 313 / 2018, दि . 15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील शेवगांव तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे. 


अनुसूची 
जिल्हा:- अहमदनगर, तालुकाः- शेवगांव 


अ.क्रं . | महसूल मंडळाचे नाव 

शेवगांव 


सजेचे मुख्यालय 
शेवगांव 1 
शेवगांव 2 
शेवगांव 3 
वरुर बु . 


सजेतील गावे 
शेवगांव 1 
शेवगांव 2 
शेवगांव 3 
वरुर बु. 


वरुर खु . 
भगुर 


खरडगांव 


खरडगांव 
सालवडगांव 
मुर्शतपूर 
ठाकुर निमगांव 
नजिक बाभुळगांव 
माळेगांव ने 


ठाकुर निमगांव 


आखेगांव तितर्फा 


अमरापूर 


आखेगांव तितर्फी 
आखेगांव डोंगर 
वडगांव 
थाटे 
अमरापूर 
सुलतानपूर खु . 
शहाजापूर 
भातकुडगांव 
जोहरापुर 
खामगांव 
हिंगणगांव ने 


| 


2 


भातकुडगांव 


भातकुडगांव 
जोहरापुर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


वडुले बु. 


वडुले बु . 
लोळेगांव 


सामनगांव 


सामनगांव 
मळेगांव 


भायगाव 
दहिगांव ने 


भायगांव मजलेशहर 
दहिगांव ने 
घेवरी 
देवळाणे 
भाविनिमगांव 
शहरटाकळी 
ढोरसडे 


भाविनिमगांव 
शहरटाकळी 


3 


. 


दहिगांव ने 


अंबे 


रांजणी 


रांजणी 
सुलतानपूर 


देवटाकळी 


ढोरजळगांव शे. 


ढोरजळगांव ने . 


आव्हाणे खु . 


ढोरजळगांव शे . 


देवटाकळी 
बक्तपूर 
ढोरजळगांव शे. 
मलकापूर गरडवाडी 
ढोरजळगांव ने . 
आखतवाडे 
आपेगांव 
आव्हाणे खु . 
आव्हाणे बु . 
ब -हाणपूर 
शहापूर 
निंबे 
नांदुरविहीरे 
वाघोली 
वडुले खु . 
एरंडगांव 
लाखेफळ 
दहिफळ 
कर्जत खु . 
ढोरहिंगणी 


निंबे 


वाघोली 


एरंडगांव 


एरंडगांव 


दहिफळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 

अनुसूची – चालू 


खानापूर 


खानापूर 
रावतळे 
अंतरवली खु . 
घोटण 
तळणी 


घोटण 


क - हेटाकळी 


खुंटेफळ 


क - हेटाकळी 
दहिगांव शे . विजयपूर 
खुंटेफळ 
ताजनापूर 
बोडखे 
दादेगांव 


चापडगांव 


ठाकुर पिंपळगांव 


राक्षी 


चापडगांव 


आंतरवली बु . 


गदेवाडी 


कोळगांव 


चापडगांव 
प्रभुवाडगांव 
ठाकूर पिपळगांव 
चेडेचांदगांव 
सुळेपिंपळगांव 
राक्षी 
सोनेसांगवी 
वरखेड 
आंतरवली बु . 
बेलगांव 
गदेवाडी 
कुरुडगांव 
कोळगांव 
हसनापूर 
मंगरुळ बु . 
मंगरुळ खु . 
मुंगी- 1 
ग . नं . 1 ते 417 
मुंगी- 2 ग. नं . 418 ते 
698 
खडके 
मडके 
खामपिंप्री 
हातगांव 
कांबी 


मुंगी 


मुंगी 1 


मुंगी 2 


खडके 


हातगांव 
कांबी 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 
लखमापूरी 


लखमापूरी 
सोनविहीर 
पिंगेवाडी 
बोधगांव 
लाडजळगांव 


| बोधगांव 
लाडजळगांव 


दिवटे 


राणेगांव 


बोधगांव 


| 


बोधगांव 


गोळेगांव 


बाडगव्हाण 
राणेगांव 
शिंगोरी 
कोनोशी 
शोभानगर 
अधोडी 
गोळेगांव 
नागलवाडी 
शेकटे खु . 
सेवानगर 
बालमटाकळी 
मुरमी 
सुकळी 


बालमटाकळी 


सुकळी 


शेकटे 


गायकवाड जळगांव 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


७१ 


CHI 


अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या/ जमीन -1ब / 313 / 2018, दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सूचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 

अनुसूची 

जिल्हाः- अहमदनगर , तालुकाः- श्रीगोंदा 
अ.क्र . महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय सजेतील गावे 

श्रीगोंदा शहर 

मखरेवाडी 
श्रीगोंदा 

पोटेमळा 

बोरुडेवाडी 
औटेवाडी श्रीगोंदा गणपतीमळा औटेवाडी 

साळवणदेवी 

भोळेवस्ती 
साळवणदेवी श्रीगोंदा 

कापसेमळा 

कोथिंबिरेमळा 
श्रीगोंदा 

शिवाजीनगर 
शिवाजीनगर आनंदकरमळा 
श्रीगोंदा 

शेंडगेवाडी 
सिधनकरमळा 


वेळ 


a 


सुरोडी 


आढळगांव 


गव्हाणेवाडी 


चोराचीवाडी 
भिंगाणखा. 
भिंगाणदु. 
सुरोडी 
वडाळी 
आढळगांव 
गव्हाणेवाडी 
डोकेवाडी 
कोकणगांव 
भावडी 
हिरडगांव 
घोडेगांव 
घुगलवडगांव 
बेलवंडी कोठार 
तांदळी दुमाला 


कोकणगांव 


आढळगांव 


हिरडगांव 


घुगलवडगांव 


तांदळी दुमाला 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


पेडगांव 


भजनज 


पेडगांव 


अजनुज 
आनंदवाडी 
चांडगांव 
टाकळीकडे 
शेडगांव 
काष्टी 
लिंपणगांव 


मुंढेकरवाडी 


काष्टी 


अनगरे 


कौठा 


निमगांव खलु 


चिंभळा 
हंगेवाडी 


पेडगांव 
अधोरेवाडी 
अजनुज 
आनंदवाडी 
चांडगांव 
टाकळीकडे 
शेडगांव 
काष्टी 
लिंपणगांव 
मुंढेकरवाडी 
कणसेवाडी 
चिखलठाणवाडी 
अनगरे 
आर्वी 
कौठा 
शिपलकरवाडी 
गार 
निमगांव खलु 
सांगवीमाला 
चिंभळा 
हंगेवाडी 
बोरी 
म्हसे 
वडगांव शिंदोडी 
येळपणे 
पिसोरे बु. 
पोलीसवाडी 
वांगदरी 
मासाळवाडी 
ढोकराईमाळ 
डोमाळेवाडी 
चोरमलेवाडी 
लोणीव्यंकनाथ 
महादेववाडी 
पार्वतवाडी 
पारगावसु 
खेतमाळीसवाडी 
बाबुर्डी 
शिरसगांव बोडखा 
म्हातारपिंप्री 
जंगलेवाडी 
मढेवडगांव 


म्हसे 


येळपणे 


चिंभळा 


पिसोरे बु. 


वांगदरी 


लोणीव्यंकनाथ 


पारगावसु 
खेतमाळीसवाडी 


VM 


लोणीव्यंकनाथ 


बाबुर्डी 


WH 


म्हातारपिंप्री 


मढेवडगांव 


७3 


हिंगणी दु. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 

अनुसूची – चालू 
देवदैठण | देवदैठण 
हिंगणी दु. 

गव्हाणेवाडी 
गव्हाणेवाडी 

दाणेवाडी 
देवदैठण 

राजापुर 
राजापुर 

मेंगलवाडी 

येवती 
येवती 


ढवळगांव 


बेलवंडी बु. 
उक्कडगांव 


कोंडेगव्हाण 


ढवळगांव 
अरणगांव दु . 
बेलवंडी बु. 
उक्कडगांव 
पिंप्रीकोलंदर 
कोंडेगव्हाण 
एरंडोली 
घारगांव 
निबवी 
कोरेगव्हाण 
सारोळा सोमवंशी 
रायगव्हाण 


घारगांव 


बेलवंडी बु . 


निंबवी 


रायगव्हाण 


माठ 


कोळगांव 


पांढरेवाडी 


पिंपळगांव पिसा 


कोळगांव 


विसापुर 


- 


सुरेगाव 


कोळगांव 
पांढरेवाडी 
भापकरवाडी 
वेठेकरवाडी 
लगडवाडी 
पिंपळगांव पिसा 
खरातवाडी 
विसापुर 
मुंगुसगांव 
सुरेगाव 
घुटेवाडी 
चिखली 
कोरेगांव 
चांभुर्डी 
| उख्खलगांव 
| मांडवगण 
बनपिंप्री 
तरडगव्हाण 
चवरसांगवी 
घोगरगांव 
थिटेसांगवी 
रुईखेल 
बांगाई 


चिखली 


चांभुर्डी 


मांडवगण 


बनपिंप्री 


मांडवगण 


घोगरगांव 
रुईखेल 
बांगार्डे 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


खांडगांव 
महांडुळवाडी 


भानगांव 
घोटवी 


खांडगांव 
वडघुल 
महांडुळवाडी 
कामठी 
भानगांव 
घोटवी 
ढोरजे 
कोथुळ 
पिसोरेखांड 
टाकळी लोणार 
कोसेगव्हाण 
महादेववाडी 
देऊळगांव 


ढोरजे 


भानगांव 


पिसोरेखांड 


टाकळी लोणार 


देऊळगांव 


अभय महाजन, 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ ७५ 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन -1ब / 313 / 2018. दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट जमीन महसल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे. 

अनुसूची 

जिल्हाः- अहमदनगर , तालुकाः- पारनेर 
अ. क्र . महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय सजेतील गावे 

पारनेर - 1 

पारनेर 

पारनेर गावातील 
पारनेर - 2 

तराळवाडी , कुंभारवाडी , 
बुगेवाडी व सोबलेवाडी 

पुणेवाडी 
पुणेवाडी 

हत्तलखिंडी 
पारनेर सिध्देश्वरवाडी सिध्देश्वरवाडी 

करंदी 
करंदी 

विरोली 

पानोली 
पानोली 

गटेवाडी 
गोरेगांव 

गोरेगांव 

वाडेगव्हाण 
वाडेगव्हाण 

यादववाडी 

कुरुंद 
कुरुंद 

मावळेवाडी 
वाडेगव्हाण 
नारायणगव्हाण नारायणगव्हाण 

जातेगांव 

राळेगणसिध्दी 
राळेगणसिध्दी 

पिंपळनेर 

पळवे खु . 
पळवे खु . पळवे खु . 

पळवे बु. 
वाघुडे बु . 

वडनेर हवेली 
वडनेर हवेली 

मुंगशी 

म्हसणे 
म्हसणे 

घाणेगांव 
सुलतानपुर 


वडुले 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


रुईछत्रपती 


कडुस 


पाडळी रांजणगांव 


रुईछत्रपती 
बाबुर्डी 
कडुस 
भोयरे गांगर्दा 
पाडळी रांजणगांव 
कळमकरवाडी 
निघोज 
ढवणवाडी 
देविभोयरे 
वडगांव गुंड 
शिरसुले 
शिरापुर 


निघोज 


| देविभोयरे 


निघोज 


शिरापुर 


वडनेर बु . 


वडनेर बु . 
मोरवाडी 
पठारवाडी 
जवळा 


पठारवाडी 


जवळा 


गुणोरे 
गाडीलगांव 


गुणोरे 


जवळा 


राळेगण थेरपाळ 


गांजी भोयरे 


कोहोकडी 


राळेगण थेरपाळ 
हकिगतपुर 
माजमपुर 
गांजी भोयरे 
सांगवी सुर्या 
कोहोकडी 
म्हसे खु . 
वडझिरे 
शेरीकोलदरा 
पाडळी दर्या 
जाधववाडी 
बाभुळवाडे 


वडझिरे 


पाडळी दर्या 


वडझिरे 


बाभुळवाडे 


लोणी मावळा 
चिंचोली 
पिंपरी जलसेन 


लोणी मावळा 
चिंचोली 
पिंपरी जलसेन 
अळकुटी 
शेरीकासारे 
रांधा 
गारखिंडी 


अळकुटी 


अळकुटी 


रांधा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७ , २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


1060 


अनुसूची – चालू 


पाडळी आळे 


म्हस्केवाडी 


चोंभुत 


दरोडी 
पळशी 


मांडवे खु . 


खडकवाडी 


पळशी 


वडगांव सावताळ 


पाडळी आळे 
कळस 
म्हस्केवाडी 
पाबळ 
चोंभुत 
रेनवडी 
दरोडी 
पळशी 
मांडवे खु . 
देसवडे 
खडकवाडी 
वडगांव सावताळ 
गाजदीपुर 
वनकुटे 
तास 
पोखरी 
वारणवाडी 
टाकळी ढोकेश्वर 
वासुंदे 
कर्जुले हर्या 
कासारे 
सावरगांव 
नांदुर पठार 
काताळवेढे 
डोंगरवाडी 
पळसपूर 
म्हसोबा झाप 


वनकुटे 


पोखरी 


टाकळी ढोकेश्वर 
वासुंदे 


कर्जुले हर्या 


सावरगांव 


टाकळी ढोकेश्वर 


काताळवेढे 


पळसपूर 


धोत्रे बु . 
धोत्रे खु . 


धोत्रे बु . 


कान्हुर पठार 
पिंपळगांव रोठा 


ढोकी 
कान्हर पठार 
पिंपळगांव रोठा 
कारेगांव 
काकणेवाडी 
पिंपळगांव तुर्क 
गारगुंडी 


काकणेवाडी 


गारगुंडी 


भोंद्रे 


कान्हुर पठार 


वडगांव दर्या 


वडगांव दर्या 
अक्कलवाडी 
पिंप्री पठार 


पिंप्री पठार 


वेसदरे 


किन्ही 


किन्ही 
बहिरोबावाडी 
तिखोल 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


भाळवणी 


वडगांव आमली 


पाडळी कान्हुर 


भाळवणी 


जामगांव 


दैठणेगुंजाळ 
ढवळपुरी 
हिवरे कोरडा 


भाळवणी 
वडगांव आमली 
भाडगाव 
पाडळी कान्हुर 
माळकुप 
काळकुप 
जामगांव 
दैठणेगुंजाळ 
सारोळा आडवाई 
ढवळपुरी 
हिवरे कोरडा 
भनगडेवाडी 
सुपा 
अपधुप 
वाघुडे खुर्द 


सुपा 


अपधुप 


हंगा 


हंगा 


वाळवणे 


सुपा 


शहांजापुर 
वाळवणे 
पिंप्री गवळी 
रायतळे 
अस्तगांव 
| रांजणगांव मशिद 


रायतळे 


रांजणगांव मशिद 


लोणी हवेली 


लोणी हवेली 
डिक्सळ 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर. 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 


७९ 


अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन -1ब / 313 / 2018 , दि .15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 


अनुसूची 
जिल्हा :- अहमदनगर , तालुकाः- कर्जत 


अ . क्र . 


महसूल मंडळाचे नाव 


। सजेचे मुख्यालय 
कर्जत 


भांडेवाडी 


नेटकेवाडी 


कर्जत 


कोळवडी 


अळसुंदे 
वडगांव तनपुरा 


। सजेतील गावे 
कर्जत 
जोगेश्वरवाडी 
भांडेवाडी 
बर्गेवाडी 
नेटकेवाडी 
धांडेवाडी 
कोळवडी 
कुंभेफळ 
अळसुंदे 
निंबे 
वडगांव तनपुरा 
नांदगांव 
कोरेगांव 
लोणीमसदपुर 
बजरंगवाडी 
जळकेवाडी 
शेंगुडवाडी 
म्हाळंगी 
डोंबाळवाडी 
अंबिजळगांव 
खातगांव 
चापडगांव 


कोरेगांव 
लोणीमसदपुर 


शेंगुडवाडी 


2 


कोरेगांव 


अंबिजळगांव 


चापडगांव 


दिघी 


कापरेवाड़ी 


मिरजगांव 


मिरजगांव 


कापरेवाडी 
हंडाळवाडी 
मिरजगांव 
रातंजन 
नागलवाडी 


रातंजन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


कोकणगांव 


बेलगांव 


गुरव पिंप्री 


बाभुळगांव खालसा 
राशीन 
देशमुखवाडी 


चिलवडी 


सोनाळवाडी 


राशीन 


रौकाळेवाडी 


बेनवडी 


कोंभळी 
थेरगांव 


कोकणगांव 
घुमरी 
बेलगांव 
तिखी 
गुरव पिंप्री 
रवळगांव 
बाभुळगांव खालसा 
राशीन 
देशमुखवाडी 
कानगुडवाडी 
चिलवडी 
होलेवाडी 
सोनाळवाडी 
तोडकरवाडी 
रौकाळेवाडी 
काळेवाडी 
परिटवाडी 
बेनवडी 
थेरवडी 
कोंभळी 
थेरगांव 
नागमठाण 
खांडवी 
चिंचोली रमजान 
मुळेवाडी 
कौडाणे 
भोसे 
चखालेवाडी 
निमगांव गांगर्डा 
मांदळी 
माही 
नागापूर 
सितपुर 
जळगांव 
निंबोडी 
तरडगांव 
टाकळी खंडेश्वरी 
खंडाळा 
पाटेगांव 
नवसरवाडी 
मलठण 
आनंदवाडी 


खांडवी 


कोंभळी 


मुळेवाडी 


भोसे 


निमगांव गांगर्डा 


माही 


माही 


जळगांव 


टाकळी खंडेश्वरी 


पाटेगांव 


मलठण 


८१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६ , शके १९३९ 

अनुसूची – चालू 


पाटेवाडी 


भांबोरा 


पाटेवाडी 
निमगांव डाकु 
भांबोरा 
जलालपूर 
|सिध्दटेक 
देऊळवाडी 


जलालपूर 


देऊळवाडी 


दुधोडी 


भांबोरा 


बारडगांव सुद्रीक 
बारडगांव दगडी 


बेर्डी 
बारडगांव सुद्रीक 
बारडगांव दगडी 
येसवडी 
तळवडी 
ताजु 
बेलवंडी 
हिंगणगांव 


ताजु 


खेड 


खेड 


शिंपोरा 


खेड 


| आखोणी 


गणेशवाडी 


करपडी 


कुळधरण 


राक्षसवाडी बु . 


औटेवाडी 
शिंपोरा 
बाभुळगांव दुमाला 
आखोणी 
वायसेवाडी 
गणेशवाडी 
करमणवाडी 
करपडी 
कुळधरण 
सुपेकरवाडी 
राक्षसवाडी बु. 
राक्षसवाडी खुर्द 
धालवडी 
पिंपळवाडी 
कोपर्डी 
शिंदे 
माळेवाडी 
दुरगांव 
वालवड 
रेहकुरी 
डिकसळ 
थिटेवाडी 
गोंदी 


धालवडी 


कुळधरण 


कोपर्डी 
शिंदे 


दुरगांव 
वालवड 


वालवड 


डिकसळ 


चांदे बु . 


चांदे बु . 


चांदु खु . 
खुरंगेवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


बिटकेवाडी 


चिंचोली काळदात 


बिटकेवाडी 
रुईगव्हाण 
चिंचोली काळदात 
गोयकरवाडी 
बहिरोबावाडी 


बहिरोबावाडी 


सुपे 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 

अधिसूचना 
क्रमांक मह / कार्या / जमीन - 1ब / 313 / 2018, दि . 15 / 02 / 2018 महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, 1966 चे कलम 4 पोटकलम ( 2 ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून 
आणि उक्त कलम 4 पोटकलम ( 4 ) अन्वये आवश्यक असलेप्रमाणे पूर्व प्रसिध्दीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचना विचारात घेऊन मी अभय महाजन , जिल्हाधिकारी अहमदनगर याव्दारे दिनांक 
15 / 02 / 2018 पासून अहमदनगर जिल्ह्यातील जामखेड तालुक्यातील महसूल मंडळांमध्ये फेरबदल करून 
खालीलप्रमाणे अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे महसूल मंडळांची पुनर्रचना करीत आहे . 


अनुसूची 

जिल्हाः- अहमदनगर , तालुकाः- जामखेड 
अ . क्र . | महसूल मंडळाचे नाव सजेचे मुख्यालय 

लाचे नाव | मजेचे मख्यालय सजेतील गावे 

जामखेड - द जामखेड - दक्षिण 
जामखेड - 3 जामखेड - उत्तर 

राजी 
राजुरी 

डोळेवाडी 
जामखेड 

सारोळा 
सारोळा 

काटेवाडी 

भुतवडा 
भुतवडा 

लेहनेवाडी 
जांबवाडी 

साकत 
साकत 

कोल्हेवाडी 
पिंपळवाडी 

शिऊर 
शिऊर 

सावरगांव 

धोत्री 
साकत 

बटेवाडी 
धोत्री 

चुंभळी 

जमादारवाडी 
मोहा 

मोहा 

देवदैठण 
देवदैठण 

धामणगांव 

अरणगांव 
अरणगांव अरणगांव 

पारेवाडी 
डोणगांव 

पिंपरखेड 
पिंपरखेड 

हसनाबाद 

कवडगांव 
कवडगांव 

गिरवली 

फक्राबाद 
फक्राबाद 

धानोरा 

वंजारवाडी 
हाळगाव 

हाळगांव 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची – चालू 


चोंडी 


पाटोदा 


कुसडगांव 


पाडळी 


पाटोदा 


रत्नापुर 


खांडवी 


धोंडपारगांव 


नान्नज 


चौभेवाडी 


जवळा 


चोंडी 
आधी 
मतेवाडी 
पाटोदा 
खामगांव 
भवरवाडी 
सांगवी 
कुसडगांव 
सरदवाडी 
पाडळी 
खुरदैठण 
रत्नापुर 
खांडवी 
बावी 
डिसलेवाडी 
धोंडपारगांव 
झिक्री 
राजेवाडी 
नान्नज 
चौभेवाडी 
पोतेवाडी 
बोर्ले 
मुंजेवाडी 
जवळा 
पिंपळगांव उंडा 
महारुळी 
वाघा 
गुरेवाडी 
घोडेगांव 
जवळके 
खर्डा 
जातेगांव 
दिघोळ 
माळेवाडी 
मोहरी 
नागोबाचीवाडी 
मुंगेवाडी 
तरडगांव 
वंजारवाडी 
सातेफळ 
दौंडाचीवाडी 
सोनेगांव 
धनेगांव 
नायगांव 
नाहली 
तेलंगशी 
जायभायवाडी 


नान्नज 


पिंपळगांव उंडा 


घोडेगांव 
जवळके 
खर्डा 
जातेगांव 


दिघोळ 


मोहरी 


खर्डा 


तरडगांव 


सोनेगांव 


नायगांव 


नायगांव 


तेलंगशी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १ - ७, २०१८ / फाल्गुन १० - १६, शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


बांधखडक 


बांधखडक 
पांढरेवाडी 
दरडवाडी 
लोणी 
आनंदवाडी 
वाकी 
बाळगव्हाण 
पिंपळगांव आवळा 
आपटी 


लोणी 


पिंपळगांव आवळा 


अभय महाजन , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


